RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www .dgps.maharashtra. gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १६ मार्च २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस- १६१६ /प्र. क्र . २२२/ २०१६/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरातील दुसरी सुधारित विकास योजना शासनाने निर्णय क्रमांक 
टीपीएस -१६९९ / १६१२ / सीआर- २७ (ब)/ ०३ / नवि- ९, दिनांक ४ जुलै २००५ अन्वये भागश : मंजूर केली असून ती दिनांक २२ ऑगस्ट २००५ पासून 
अंमलात आली आहे, तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६९९ / १६१२ / सीआर- २७ (ब)/ ०३ / नवि -९ , दिनांक ४ जुलै 
२००८ रोजी मंजूर झालेली असून ती दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) (यापुढे 
जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अहमदनगर येथील नगररचना योजना क्रमांक ३ मधील भूमापन क्रमांक २११ या जागेवर 
आरक्षण क्रमांक १६४ “बगीचा ” अंदाजे क्षेत्र ०.७५ हेक्टर हे आरक्षण (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) प्रस्तावित आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३९ , दिनांक २९ जानेवारी २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून “ आरक्षण क्रमांक १६४- बगीचा ” हे आरक्षण वगळून त्याऐवजी सदर आरक्षणाखालील क्षेत्रामध्ये “वाहनतळ ” असे आरक्षण 
प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव " 
असे संबोधले आहे) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे . 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचेकार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
G + 3ft2H1 H2 www .maharashtra .gov.in a dayCR BYC6J 314 . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

T. SI . TETA , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 

dated , 16th March 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1616 /CR -222 /2016 /UD -9 . - Whereas, the Government in Urban Development Department 
has sanctioned the Ahmednagar Development Plan ( Second Revised ) (Part) vide Notification No . TPS 
1699 / 1612 /CR - 27 ( B )/ 03 /UD - 9 , dated 4th July 2007 (hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ) and has come into force with effect from the dated 22nd August 2005 and for the remaining area 
vide Notification No. TPS - 1699 / 1612 /CR - 27 (B )/03/UD - 9 , dated 4th July 2008 (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ") and has come into force with effect from the dated 21st August 2008 
(hereinafter referred to as " the said Notification " ); 

and whereas, the Ahmednagar MunicipalCorporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority ") ; 

and whereas, according to the proposals of the said Development Plan , Final Plot No . 211 of Ahmedngar 
Town Planning SchemeNo. 3 is reserved for " Site No. 164 - Garden " , admeasuring about 0 .75 ha . (hereinafter 
referred to as " the said lands" ); 

and whereas , the said Planning Authority vide its GeneralBody Resolution No. 39 , dated 29th January 
2010 resolved to delete the " Site No. 164 - Garden " (hereinafter referred to as " the said Modification " ) by 
carrying out a modification to the said Development Plan by following all the legal formalities stipulated 
under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as " the said Act"); 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the Government is of the opinion that not to accord the said modification needs to be 
refused to accord sanction . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - Section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This notification shall be keptopen for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation . 

This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov.in 


By oreder and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १६ मार्च २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस -१६१६/ ५८३/ प्र. क्र . २६७ / २०१६ / नवि- ९ . - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६११/ २१८९/ 
सीआर -२५० ( बी)/ २०११/ युडी -९ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये अहमदनगर शहरासाठी वाढीव हद्दीची विकास योजना (भागशः) (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली )मंजूर केलेली असून ती दिनांक २५ मे २०१२ पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६१२ / ४५० ( एन )/ प्र.क्र . ३३ / २०१३/ नवि - ९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर आहे (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ); 


AT 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक १०४ “ क्रीडांगण ", आरक्षण क्रमांक १०५ “ पार्क , आरक्षण क्रमांक १०६ “ बगीचा ", 
आरक्षण क्रमांक १०७ “ माध्यमिक शाळा व क्रीडांगण ", आरक्षण क्रमांक १०८ “ क्रीडांगण ” व आरक्षण क्रमांक ११० “ प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण " 
( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) ही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २७, दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून “ आरक्षण क्रमांक १०४- क्रीडांगण ", आरक्षण क्रमांक १०५ “पार्क , आरक्षण क्रमांक १०६ “ बगीचा ", आरक्षण क्रमांक १०७ 
“ माध्यमिक शाळा व क्रीडांगण " , आरक्षण क्रमांक १०८ “ क्रीडांगण ” व आरक्षण क्रमांक ११० “ प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” ही आरक्षणे वगळून 
त्याखालील क्षेत्र “रहिवास ” असे प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३७)( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम ३७(१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्यासाठी आयुक्तांना अधिकार प्राथमिक ठरावाद्वारे दिलेले आहेत व असा प्रस्ताव दिनांक १८ जानेवारी २०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये 


कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


VVVV 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032. 

dated , 16th March 2017 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No . TPS - 1616 /583 /CR - 267 / 2016 /UD -9. - Whereas, the Government in Urban DevelopmentDepartment 
vide Notification No . TPS - 1611/2189/CR - 250 (B ) /2011/UD - 9, dated 4th April 2012 has sanctioned the 
Development Plan (Part ) for the Extended Boundary of Ahmednagar City (hereinafter referred to as "the 
said Development Plan ") and has come into force with effect from the dated 25th May 2012 (hereinafter 
referred to as " the said Notification " ); 


and whereas, the AhmednagarMunicipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ); 


and whereas, according to the proposals of the said Development Plan , Site No. 104 -" Playground ", 
Site No . 105 - " Park " , Site No . 106 - "Garden ", Site No . 107 - Secondary School and Playground ", Side No . 
108 " Playground ", and Site No. 110 - " Primary School and Playground " reservations are proposed (hereinafter 
referred to as " the said lands") ; 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 27 , dated 29th 
December 2014 resolved to modify the said Site No. 104 - " Playground", Site No. 105 - " Park ", Site No . 106 
" Garden ", Site No. 107 - Secondary School and Playground" , Side No.- 108 " Playground", and Site No . 110 
" Primary School and Playground " and to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the 
said Modification ") by carrying out a modification to the said Development Plan by following all the legal 
formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"); and the General Body by its Primary Resolution 
have authorized the Commissioner to forward the proposal to Government after following all legal formalities 
and such proposal has been submitted to Government vide letter , dated 18th January 2016 . 


and whereas , after makingnecessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State, the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused to 
accord sanction . 


Now therefore , in exercise of powers conferred by sub -section ( 2) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This notification shall be keptopen for inspection by the GeneralPublic during office hours in the office 
of the Commissioner , Ahmednagar Municipal Corporation . 


This notification shall also be published on the Government website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


५ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १८ मार्च २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - ३५१५ / ७६/ प्र.क्र . ७४/ २०१५/ नवि - ९/ शुद्धिपत्रक. - ज्याअर्थी, चाळीसगाव शहराची (जिल्हा जळगाव) विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३१ चे उप -कलम ( १) नुसार संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वियो/ चाळीसगाव/ सु /टीपीव्ही -४ / ७७८३, 
दिनांक २१ डिसेंबर १९८९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ मार्च १९९० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे); 

ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेस शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- ३५१५/ ७६ /प्र.क्र . ७४ ( अ)/ २०१५/ नवि-९, दिनांक ६ एप्रिल २०१६ 
अन्वये मान्यता दिली व त्यातील वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना दिनांक ६ एप्रिल २०१६ ची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५१५/ ७६ /प्र.क्र . ७ (ब)/ 
२०१५ / नवि -९, दिनांक ६ एप्रिल २०१६ अन्वये पुनर्प्रसिद्धी केली आहे व सदर प्रसिद्ध अधिसूचनेत टंकलेखनाच्या दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, टीपीएस - ३५१५/ ७६ /प्र.क्र . ७४ (अ)/ २०१५ / नवि- ९, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ चे अधिसूचनेत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणेच्या दुरुस्त्या 
करणेस्तव हे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येते व त्यानुसार सदरची अधिसूचना सुधारित करण्यात येते. 

शुद्धिपत्र 
प्रारूप विकास योजना, चाळीसगाव अधिनियमाचे कलम ३१ (१ ) अन्वये सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल अधिसूचनेमध्ये पुनर्प्रसिद्ध करणेबाबत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 
As appeared in Notification 

To be read as 
Sr. Modifi- Proposal as per Proposal as per Proposal as per Proposal as per 
No. cation Development Plan Development Plan Development Plan Development Plan 
No . published under submitted to the published under submitted to the 

Section 26 of the Government under Section 26 of the Government under 
Maharashtra Section 30 of the Maharashtra 

Section 30 of the 
Regional and Town Maharashtra Regional Regional and Town Maharashtra Regional 
Planning Act, 1966 and Town Planning Planning Act , 1966 and Town Planning 
Act, 1966 

Act, 1966 
1 2 
1 M - 8 As per the sanc - The Draft Develop - As per the sanc - The Draft Develop 

tioned modification mentPlan is corrected tioned modification mentPlan is corrected 
regarding FP -234 , as per themodification regarding FP - 294 /2 , as per the modification 
the area shown in sanctioned by the State the area shown in sanctioned by the State 
Industrial Zone Governmentregarding Industrial Zone Government regarding 
should be shown in FP -234 . 

should be shown in FP - 294 /3 . 
Residential Zone. 

Residential Zone. 


3 


2 


M - 11 S . Nos . 316 , 319 , Land under S . Nos . S . Nos. 317 and 319 
320 , 321 . 

316/ 1/ A, 319 , 320 / 1- B, Industrial Zone. 
321/ 2 - A are deleted 
from Industrial Zone 
and included in 
Residential Zone . 


Land under S . No. 319 
are retained in Indu 
strial Zone as per 
Section 26 of Maha 
rashtra Regional and 
Town Planning Act, 
1966. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 . 

dated , 18th March 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3515 /76 /CR - 74 /2015 /UD - 9/Corrigendum . - Whereas, the Governmenthas sanctioned the 
Developement Plan of Chalisgaon Municipal Council , Chalisgaon , district Jalgaon (hereinafter referred to 
as " the said Development Plan ") vide Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide Notification 
No . D . P . Chalisgaon /R / TPV- 4 /7783 , dated 21st December 1989 has sanctioned the Revised D . P . of 
Chalisgaon City for its origional limit (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 
31 ( 1) of the Maharashtra Regionaland Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as " the said Act") and the same into force with effect from the 1st March 1990 ; 

and whereas, the Government vide Notification No. TPS - 3515 /76 /CR -74 ( A )/2015 /UD - 9, dated 6th 
April 2016 has sactioned the said Development Plan Partly and has republished the modifications of 
substantial nature as Excluded Parts vide Notice No . TPS - 3515 /76 - 74 /(B )/2015 /UD - 9 , dated 6th April 2016 
and some typographical corrections are required to be done in the said notice and therefore , the corrections 
as listed herein below are notified by this corrigendum and the Notice dated 6th April 2016 stands modified 
accordingly. 

Corrigendum 
The Notification of Chalisgaon , district Jalgaon has been declared under Section 31 ( 1) ofMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . The Corrigendum in the Notification is as below : 
As appeared in Notification 

To be read as 
Sr. Modifi- Proposal as per Proposal as per Proposal as per Proposal as per 
No . cation Development Plan Development Plan Development Plan Development Plan 

published under submitted to the published under submitted to the 
Section 26 of the Government under Section 26 of the Government under 
Maharashtra Section 30 of the Maharashtra 

Section 30 of the 
Regional and Town Maharashtra Regional Regional and Town Maharashtra Regional 
Planning Act , 1966 and Town Planning Planning Act , 1966 and Town Planning 
Act, 1966 

Act, 1966 
1 2 3 

5 
1 M - 8 As per the sanc- The Draft Develop - As per the sanc - The Draft Develop 

tioned modification ment Plan is corrected tioned modification ment Plan is corrected 
regarding FP - 234 , as per the modification regarding FP - 294 /2 , as per the modification 
the area shown in sanctioned by the State the area shown in sanctioned by the State 
Industrial Zone Government regarding Industrial Zone Governmentregarding 
should be shown in FP - 234 . 

should be shown in FP -294 /3 . 
Residential Zone. 

ResidentialZone . 


No . 


2 


M - 11 S . Nos . 316 , 319 , Land under S . Nos . S . Nos. 317 and 319 
320 , 321 . 

316 / 1/ A , 319 , 320 / 1 - B , Industrial Zone . 
321/ 2 - A are deleted 
from Industrial Zone 
and included in 
ResidentialZone. 


Land under S . No . 319 
are retained in Indu 
strial Zone as per 
Section 26 of Maha 
rashtra Regional and 
Town Planning Act , 
1966 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण सोबतच्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक साशा/ १ /२/ ३१५९३/ २०१७ . - अपेलंटस् क्रमांक १ ते ८ यांचे 
अपील अंशत : मान्य करण्यात येते . जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या 
दिनांक २ मे २०१६ च्या विवादित आदेशात फक्त निवडणूक लढविण्यास 
निरर्ह ठरविण्याच्या कालावधीत बदल करून तो पाच वर्षांच्या ऐवजी 
तीन वर्षे असा करण्यात येतो. 

गटविकास अधिकारी, संगमनेर यांनी आदेश क्रमांक वशि/ ग्रापं / ७८ / 
२०६, दिनांक २५ मे २०१६ अन्वये ग्रामपंचायत आश्वी बु|| , तालुका 
संगमनेर वर प्रशासक नियुक्तीच्या संबंधात जैसे थे( Status Quo ) 
ठेवण्याबाबत या कोर्टाने दिनांक २७ मे २०१६ रोजी दिलेला आदेश रद्द 
करण्यात येतो. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश सोबतच्या 
अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


एकनाथ डवले, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या 
सोबतच्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


नाशिक , १६ मार्च २०१७. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे , तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


क्रमांक भूसंपादन /मौजेहिवरखेडे बु./एसआर- २०/ २०१५ . -ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४ /प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक । 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


टीप. - प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता , वाघुर धरण विभाग , जळगाव कार्यालय , 
व उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे हिवरखेडे बु . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समूचित प्रशासन . 


२ 
हे . आर 


जळगाव , २ मार्च २०१७. 


१३४ / १ 


° ९७ 


१३४/ २ 


० ९७ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे असोदा-ममुराबाद / एसआर-९४/ २०१६. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/ २०१४ / प्र .क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


१२९ पै . 

.. ० ३३ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे हिवरखेडे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर प्रकल्पाच्या वाढीव पुनर्वसित २९ । 
घरांचे वाढीव गावठाणासाठी संपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हिवरखेडे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर प्रकल्पाच्या वाढीव पुनर्वसित २९ 
घरांचे वाढीव गावठाणासाठी संपादन करणेबाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ : पुनर्वसित गावठाणाची सुविधा 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही. 

अनुसूची - चार 
मौजे हिवरखेडे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी 
जमीन वाघूर प्रकल्पाच्या वाढीव पुनर्वसित २९ घरांचे वाढीव गावठाणासाठी 
संपादन . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपविभागीय अधिकारी, 

जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

आकाशवाणीजवळ , जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील - क्रमांक ई-टपाल- २०१५ /३२/९५/ 
कावि / ४२९ / २०१५, दिनांक २२ जुलै २०१५ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास सोबतच्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण सोबतच्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या 
अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


९ 


अनुसूची - एक - चालू 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या 
सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


गाव असोदा - चालू 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


० 


७५७ पै . 


७५९ पै. 


० 


० 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


७६२ पै . 
७६३ पै . 


० 


० 


० 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे, तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


० 


७६४ पै. 
७१३ पै . 
७६५ पै. 
१३४ पै. 
१३५ पै. 
१३२ पै. 


० 


० 


० 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


१३१ पै . 


० 


० 


० 


० 


० 


१३० पै. 
१२९ पै. 
१२८ पै. 
१२७ पै. 
१३७ पै. 
१२५ पै. 
१४४ पै. 
१४५ पै. 
१४६- ब पै. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


० 


० 


० 


अनुसूची - एक 


० 


जमिनीचे वर्णन 


० 


१८८ पै . 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव 


० 


० 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


० 


१८७ पै . 
१४३ पै . 
१२६ पै . 
१३६ पै . 


० 


हे . आर 


० 


० 


गाव असोदा 


२२० पै . 
२२१ ( १ ते ३) पै . 
२२२ पै. 


० 


८८६ पै. 


० 


더 


२२६ पै. 


० 


다 


० 


८८० 


२२७ पै . 
२२८ पै . 


바 


० 


८७९ 


다 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


गाव असोदा – चालू 


गाव असोदा – चालू 


다 


० 


० 


1 


1 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


७६८ पै. 
२४० पै. 
३८९ पै. 
३९० पै. 
३९१ पै. 
३०२७ पै. 
३०२६ पै. 
३०२५ पै. 
३०१६ पै . 
३०१७/ १ पै. 
२९८३ पै. 
२९८४ पै. 
२९८५ पै . 
३०२१ पै. 
३०२२ पै . 
३०२३ पै . 
३०२४ पै . 
२९४२ पै. 
२९८६ पै. 
२९४३ पै. 
२९४१ पै. 


२९२३ पै. 
२९२२ पै . 
२७०८ पै . 
२७०७ पै . 
७६८ पै. 
२९२७ पै . 
२७१६ पै. 
२७११ पै. 
२७१५ पै . 
२७१४ पै . 
२७५३ पै . 
२७५२ पै . 
२७५८ पै . 
२७५९ पै . 
२७६० पै . 
२७६३ पै . 
२७६४ पै . 
२७७४ पै . 
२७७३ पै . 
२७७० पै. 
३१९१ पै. 
२७६७ पै . 
२७६८ पै . 
२७६९ पै . 
७०५ पै . 
७०४ पै. 
१९९ पै. 
१८९ पै. 
२१९ पै. 
७६७ पै . 
२७६१ पै . 
३१९३ पै . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२९४० पै. 


० 


० 


० 


२९२८ पै. 
२९२६ पै . 
२९२५ पै. 
२९२९ पै. 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ ११ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


हे . आर 


गाव ममुराबाद 


गाव ममुराबाद – चालू 


७१२ पै. 


० 


.. 


१ ०७ 


७१३ + ७१४ पै . 


० 


५२६ पै . 
५१३ पै . 


० ५५ 


७१५ पै. 


० 


.. 


० ०५ 


७०६/ २ पै . 


० 


७०७ पै. 


० 


७०५ पै. 


० 


७०४ पै . 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


६७८ पै. 


० 


६७७ पै. 


० 


६७३ पै . 


० 


LAT 


० 


५१५ पै. 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : वाघुर प्रकल्पाचे असोदा शाखा कालवा साखळी 
क्रमांक ३१६२ मीटर मायनर क्रमांक ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाघुर प्रकल्पाचे असोदा शाखा कालवा 
साखळी क्रमांक ३१६२ मीटर मायनर क्रमांक ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव, 
मौजे असोदा व ममुराबाद , तालुका-जिल्हा जळगाव . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही. 

अनुसूची - चार 
वाघुर प्रकल्पाचे असोदा शाखा कालवा साखळी क्रमांक ३१६२ 
मीटर मायनर क्रमांक ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपविभागीय अधिकारी , 

जळगाव भाग , जळगाव, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

आकाशवाणीजवळ, जळगाव , तालुका -जिल्हा जळगाव . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील - क्रमांक ई- टपाल - २०१६/ ३२ /९५ / 

एसआर-९४/ २०१६ , दिनांक २ मार्च २०१६ . 
टीप . - प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता , वाघुर धरण विभाग, जळगाव कार्यालय , 
व उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समूचित प्रशासन. 
जळगाव , २ मार्च २०१७ . 


० 


० 


० 


६०७ 


० 


५८९ पै . 


० 


५९४ पै. 


० 


५९२ पै. 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


० 


५४३ पै. 
५४० पै. 


० 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद, शिरपूर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 

क्रमांक बांध ./६१५३/ २०१७. - शिरपूर - वरवाडे या शहराची विकास योजना शासनाकडून नगर विकास व आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस -१००५/ ३१७६ /प्र .क्र . ५८ / २००५/ नवि - ९, दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ अन्वये दिनांक ५ ऑक्टोबर २००६ पासून अमलात आली आहे ; 

ज्याअर्थी, शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषदेच्या सुधारित मंजूर आराखड्यात सर्व्हे नंबर ६०, मौजे वरवाडे जागेत १८ मीटर व १२ मीटर डी. पी . 
रस्ता, आरक्षण क्रमांक १- माध्यमिक शाळा, क्रीडांगण ; आरक्षण क्रमांक २- दुकान केंद्र ; आरक्षण क्रमांक ३- क्रीडांगण व आरक्षण क्रमांक १ - अ 
आर्थिक दुर्बल घटक गृहनिर्माण योजनेसाठी आरक्षित दाखविण्यात आलेले आहेत. परंतु नगरपरिषदेने सदर जागेवर म्युनिसिपल दवाखाना व 
नगरपालिका योजना राबविणेचे ठरविलेले आहे म्हणून नगरपरिषदेने जनरल बोर्ड ठराव क्रमांक ३००, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये सर्व्हे नंबर 
६० च्या जागेवर म्युनिसिपल दवाखाना व नगरपालिका योजना राबविणेचे ठरविले आहे . 

आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये उद्घोषित करण्यात येते की , उपरोक्त 
फेरबदलाबद्दल जर कोणाचे काही आक्षेप अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक 
महिन्याच्या आत अध्यक्षा, शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद यांना लेखी सादर कराव्यात . 

उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा आक्षेप सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात घेतले जातील. 
उक्त बदल दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना पाहण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत पहावयास मिळेल. 

सौ. जयश्रीबेन अमरिशभाई पटेल , 

अध्यक्षा, 

शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद, शिरपूर , 
शिरपूर , १७ मार्च २०१७ . 

जिल्हा धुळे. 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

क्रमांक बांध ./६१५३/ २०१७ . - The Development Plan of Shirpur - Warvade prepared by the Municipal Council 
for the whole under the jurisdiction and sanctioned by the Government of Maharashtra , Urban Development 
and Public Health Department under the notification No . TPS - 1005 /3176 /CR -58 /2005 /UD -9 , dated 18th 
August 2006 and has come into force with effect from 5th October 2006 . 

and whereas, in the Sanctioned Development Plan S . No. 60 , Warvade is partly reserved for 18 
meter and 12 meter Development Road , Site No. 1 - High School and Playground , Site No . 2 - Shopping 
Centre, SiteNo . 3- Playground , Site No. 1- A Economically Weaker Section Housing Scheme. 

The Shirpur-Warvade Municipal Council as carried out a General Board Resolution No. 300 , dated 
29th September 2016 modify the Development Plan by changing the above mentioned reservation to the 
Reservation ofMunicipal Hospital and Municipal Schemes. 

In pursurance of sub -section ( 1) of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 . Suggestions or objections of any person with respect to proposed modification are invited not later 
than one month from publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be 
considered before submitting the proposed modification to the Government for sanction . Plan showing 
the above proposed modification is kept open for public inspection atMuncipal Council during office hours 
on working days . 


Sau . Jayshreeben Amrishbhai Patel, 

President , 
Shirpur-Warvade Municipal Council, 

Shirpur, district Dhule . 


Shirpur, 17th March 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


१३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/ ८९१/ २०१७, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७. 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) , (३ ). 


आदेश 


( अ) सोटे , तलवारी , बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
(ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


क्रमांक ड/ कक्ष-३/एमएजी- २/ कावि - २९५ / २०१७. - उपोद्घातात नमूद 
अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात हिंदू बांधवांतर्फे 
दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी होळी, दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी धुलिवंदन 
हे सण- उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. होळी सणाच्या निमित्ताने 
ठिकठिकाणी होळ्या पेटवून व धुलिवंदन ( रंगपंचमी ) च्या निमित्ताने एकमेकांवर 
रंग टाकून आनंदोत्सव साजरा करण्यात येतो. सदर सण- उत्सवाच्या 
काळात काही अनुचित प्रकार होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी १२ वी ( उच्च माध्यमिक ) व दिनांक ७मार्च२०१७ रोजीपासून १० वी 
( माध्यमिक) बोर्डाच्या परिक्षा सुरू होत आहेत . सदर परिक्षांदरम्यान काही 
अनूचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक ८ मार्च २०१७ व ९ मार्च २०१७ 
रोजी निजामपूर , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथे मुस्लिम बांधवांतर्फे धुळे 
व नंदुरबार जिल्ह्याचा संयुक्त तबलीकी इज्तेमाचे आयोजन करण्यात 
आलेले आहे. सदर इज्तेमासाठी शेजारील जिल्ह्यातून तसेच गुजरात, 
मध्यप्रदेश या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव सहभागी होण्यासाठी 
येण्याची शक्यता आहे. सदर इज्तेमा कार्यक्रमादरम्यान काही अनूचित 
प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. त्यामुळे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीपासून १२ वी 
व दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजीपासून १० वी बोर्डाच्या परिक्षा सुरू होत 
आहेत व दिनांक ८ मार्च २०१७ रोजी व दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजीच्या 
निजामपूर , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथील तबलिकी इज्तेमा तसेच 
दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी होळी , दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी धुलिवंदन 
(रंगपंचमी ) निमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ मार्च २०१७ 
रोजीचे २३. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (१) , (३) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 


वरील कलम ३७ (१), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारीयांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत. 
___ हा आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे , २८ फेब्रुवारी २०१७ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 

आदेश 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 

( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २० मार्च २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २ एप्रिल 
२०१७ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतोच्या कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर, २० मार्च २०१७. 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब -१/ ८६६/ २०१७. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/१९५४/ २०१७, 
दिनांक २० मार्च २०१७ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात विविध मागण्यांचे 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 
तसेच हिंदू धर्मियांचे वतीने दिनांक २८ मार्च २०१७ रोजी गुढीपाडवा हा 
सण साजरा करण्यात येणार असलेबाबत कळविले आहे. 

वरीलपार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक २० मार्च २०१७ रोजीचे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक 
२ एप्रिल २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ 
चे कलम ३७ (१) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २० मार्च २०१७ 
अन्वये विनंती केली व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे, तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटके जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -१/ ५३०९ / सन २०१६ . - श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१६ ते २० ऑक्टोबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - ४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री. एस . एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 
__ श्री. एस. एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे, २१ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


१५ 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - २/ एनएसके / डीजेआर/१६७/ सन २०१७.- मी , मिलिंद भालेराव , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक ग्रीन 
रिव्हॅल्युशन बहुउद्देशीय को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे वर्गीकरण कलम १२ 
( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/५६७५/ सन २०१६. - ज्योती 
आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था 
मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २४४/१ + २- ३ + ३ + ६ मधील प्लॉट 
नंबर २७ व २८ यांसी एकूण क्षेत्र ४०४ . ०० चौ . मी. या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे 
नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरु सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे. 
नाशिक, ३१ डिसेंबर २०१६. 


नाशिक , ९ जानेवारी २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -२/एनएसके / डीजेआर/ १६६ / सन २०१७.- मी , मिलिंद भालेराव , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक , व्हिजन 
अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे वर्गीकरण कलम १२ 
(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५६७६ / सन २०१७. 
गीताविहार को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था 
मौजे म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे नंबर २३५/१- ओ- १ / १३ ते १५ मधील 
प्लॉट नंबर १३ ते १५ यांसी एकूण क्षेत्र ८५६. ७१ चौ . मी. या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरु सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 
नाशिक, ३ जानेवारी २०१७. 


मिलिंद भालेराव , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ जानेवारी २०१७. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि-१/ अरूणाचल हौ. सो./पुनर्रचना/ ५९३९ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व नियम १८ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अरूणाचल को- ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/ टीसी/ 
२५१८ / सन १९९३, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९३ ) या संस्थेचे पुनर्जीवन करीत आहे. 


आदेश 
क्रमांक वि - १/क्रिस्टल हाउसिंग/ क -२१/ नों .र. आ ./ १०४/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा 
वापर करून उक्त नमूद करणास्तव मी , डॉ. प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये दि क्रिस्टल 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , देवळाली कॅम्प, नाशिक , 
तालुका जिल्हा नाशिक , नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ३९५८ / 
सन २००२, दिनांक १८ मे २००२ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून सदर आदेशाचेदिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले 
आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

डॉ . प्रिया दळणर , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

नाशिक तालुका, नाशिक . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१६ रोजी जारी केला असे . 


नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१६ . 


नाशिक , ५ जानेवारी २०१७. 


५४९ 


०. ३५ 


१ . ४८ 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 
कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अनुसूची – चालू 
अधिसूचना - ३ 

अ. क्र . 

गट नंबर 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 

( सी . सी . ए. ) 
( पहा कायद्याचे कलम ५. ००, ६. ०० , ७.०० ) 

हे . आर 
( पहा नियम ३. ०० ) 

५४० 

० .९५ 
क्रमांक ककावि /प्रशा-१ / ४९२२/ सन २०१६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 

५४८ 

०. ३३ 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ५.०० , 
६. ०० , ७.०० व नियम ३. ०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 

५५० 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र 

२.०५ 
५५१ 

० . ६२ 
निश्चिती करण्यासाठी मी , गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , कार्यकारी 
अभियंता, कडवा कालवा विभाग, नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर 

५५२ 

० . ७९ 
संस्थेच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा 

५५३ 
कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, खडक ओझर, 

५५४ 

० .१६ 
तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक, तहसील कार्यालय , चांदवड , कडवा 

५५५ 
कालवा विभाग , नाशिक, सिंचन शाखा, उनंदानगर , तालुका दिंडोरी , 

५५६ 
जिल्हा नाशिक , उपविभागीय अधिकारी, पुणेगाव कालवा उपविभाग , 

५५७ 

०. ०५ 
उनंदानगर व विभागीय कार्यालयाचे सूचनाफलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध 

५५८ 
करीत आहे . 

० . ४३ 
मी, गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी, कार्यकारी अभियंता , कडवा 

५६० 

१. ४२ 
कालवा विभाग, नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 

२.०५ 
प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे 

५६२ 

२ . ७६ 
जमिनींस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 

५६३ 

० . ९१ 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर 

५६४ 
पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणेबंधनकारक असेल . 

५६५ 
या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 

५६६ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 

५६७ 

२ . ०५ 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , अहमदनगर 

५६८ 

० .७३ 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

५६९ 

५७० 
__ अनुसूची 

५७१ 
जिल्हा नाशिक , तालुका चांदवड , गाव खडकओझर 

५७२ 
वितरिका क्रमांक १४ 

५७३ 
अ . क्र . गट नंबर 

क्षेत्र 

५७४ 


03८ 


५५९ 


५६१ 


३. ५५ 


१ . ४२ 


० 


४ . ४४ 


० 


० . ५४ 


१ .०५ 


१.८५ 
० . ११ 


५७५ 


( सी . सी . ए . ) 

हे . आर 


५७६ 


१ . ०६ 


५७७ 


० . ०८ 


० . १६ 


५७८ 


० . ०१ 


५३५ 
५३६ 
५३७ 
५३८ 


6cww. 


० 


०. ३३ 
० . ०१ 
०. ५३ 


५७९ 


० . २८ 


५८० 
५८१ 


५३९ 


० . २२ 


० . ०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ १७ 
अनुसूची – चालू 

NOTIFICATION - III 
अ . क्र . गट नंबर क्षेत्र 

MMISF ACT, 2005 

( See Section 5. 00 , 6 . 00 , 7 .00 of the Act ) 
( सी . सी . ए.) 

(See Rule 3.00 ) 
हे . आर 

No . KCD /PB - 1 /4922 /2016 . - Whereas, it has 
५८२/ १ 

१ .१७ 

been decided to delineate the area ofOperation of 

Water User Association s ( WUA s) on hydraulic 
५८२/ २ 

१. ३६ 

basis and as per administrative convenience under 
५८३ 

३. १३ 

Section , 5 .00 , 6 .00 , 7 .00 and Rule 3. 00 of the MMISF 

Act , 2005 , I, Girishkumar Mansukhalal Sanghani, 
५८४ 

३. ७० 

the Executive Engineer, Kadwa Canal Division , 

Nashik hereby delineate area of Operation of 
५८६ 

१ . १८ 

following WUA s and direct that the certified copy 
६०६/ १ 

१. ३५ 

of the updated map and list of land holders and / or 

occupiers of said WUA s shall be displayed on the 
६०६/ २ 

० . १९ 

notice board of the offices of Khadakozar 

Grampanchayat , Chandwad Tahsil Office , 
६०७ 

० . १७ 

Unandanagar Irrigation Section , Punegaon Canal 
६०८ 

० . १३ 

Sub - division and Division ofNashik . 

I, Girishkumar Mansukhalal Sanghani, the 
६०९ 

० . ४६ 

Executive Engineer, Kadwa Canal Division , Nashik 
६१० 

१ . ७५ 

hereby declare that no water shall be supplied by 

the Appropriate Authority to an individual holder or 
६१२/ १ 

० . ९८ 

occupier of such land and system of supply of 
६१२/ २ 

१. ९२ 

Water User Association shall by binding on all the 

holders and occupiers of the lands under 
६१३ 

१ .०५ Management of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by this Notification or part 

१ . ३४ 
६१४ 

thereof,may file an appealbefore Superintending 
६१५ 

१० . ४२ 

Engineer and Administrator, Command Area 

Development Authority , Ahmednagar within thirty 
१ . ६७ 

days from the date of publication of this Notification 
४ . ०४ in the Maharashtra GovernmentGazette . 

Schedule 
० . २६ 

District Nashik , taluka Chandwad , 
० . ५२ 

village Khadakozar 

Minor No . 14 
० . ३५ 
Sr. No. GatNo. 

Area 
एकूण .. ७५. ७५ 

( C . C . A. ) 
गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , 

H. A. 
कार्यकारी अभियंता, 

0 .16 
कडवा कालवा विभाग, नाशिक . 

0 . 33 
नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१६. 

0 .01 

0 . 53 
539 

0 . 22 


६१७ 


६२१ 


७१२ 


1 


535 
536 
537 
538 


549 


609 


553 


555 


1 . 34 


0 .05 
0 . 38 


616 


617 


560 


712 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 
Schedule - contd . 

Schedule - contd. 
Sr. No . Gat No . 

Area Sr. No. Gat No . 

Area 
1 
( C. C. A. ) 

( C . C . A. ) 
H. A. 

H. A. 
540 0 .95 

606 / 1 

1 . 35 
548 0 . 33 

606/ 2 

0 . 19 
0 . 35 

607 

0 . 17 
550 2. 05 

608 

0 . 13 
551 0 . 62 

0. 46 
552 0 . 79 

610 

1 . 75 
1. 48 

612/ 1 

0 .98 
554 0. 16 

612/ 2 

1 . 92 
0 . 29 

613 

1 .05 
556 1 .09 

614 
557 

615 

10 . 42 
558 

1.67 
559 0 .43 

4. 40 
1. 42 

619 

0. 26 
561 2. 05 

621 

0. 52 
562 2. 76 

0 . 35 

Total .. 75 . 75 
3.55 
565 1.42 

G . M . SANGHANI , 
0 . 98 

Executive Engineer, 

Kadwa Canal Division, Nashik . 
567 

2.05 
568 

0. 73 

Nashik , 31stDecember 2016 . 
569 

4 . 44 
570 

1 . 14 
0 .52 

अनुसूची 
572 0. 54 

पुणेगाव डावा कालवा 
573 1 .05 

वितरिका क्रमांक १४ 
574 

1 . 85 

जिल्हा नाशिक , तालुका चांदवड , गाव खडकओझर 

लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी 
576 

1. 06 

गट क्र . जमीनमालकाचेनाव 
577 

0 . 08 
578 
579 0. 29 

( सी . सी . ए .) 

हे . आर 
580 

0 . 28 
581 

0. 70 

५३५ मधुकर त्र्यंबक पगार 
582 / 1 1 . 17 

अशोक त्र्यंबक पगार 
582/ 2 1 . 36 

शिवाजी त्र्यंबक पगार 
3.13 

धनंजय त्र्यंबक पगार 
3. 70 
586 1 . 18 

सोनुबाई त्र्यंबक पगार 


0 . 91 


563 
564 


566 


571 


575 


0. 11 


0 . 10 


० . १६ 


583 


584 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


१९ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


५३६ 


० . ३३ 


५४० 


० .९५ 


५३७ 


० .०१ 


० . ३३ 


५४८ 
५४९ 


पगार 


० . ३५ 


तात्याबा शंकर पगार 
गोदुबाई शंकर पगार 
इंदुबाई भानुदास पगार 
नवनाथ भानुदास पगार 
शरद भानुदास पगार 
सविता भाऊसाहेब मत्सागर 
रेखा भानुदास पगार 
धोंडी महादु पगार 
निवृत्ती दगडू पगार 
बाबाजी दगडू पगार 
दिनकर दगडू पगार 
तान्हुबाई दगडू पगार 
गंगुबाई देविदास जाधव 
सुमनबाई संपत पाटील 
अंजना माणिक पुरकर 
भाऊसाहेब धोंडीराम पगार 
दिलीप धोंडीराम पगार 
बाळासाहेब धोंडीराम पगार 
लहानु धोंडीराम पगार 
पुंज्याबाई बाप धोंडीराम पगार 
भामाबाई लहानु पुरकर 
सुशिला सखाराम शिर्के 
लताबाई अनिल दवंगे 
जन्याबाई उत्तम मांदळे 
कौशल्याबाई धोंडिराम पगार 
तात्याबा शंकर पगार 
गोदुबाई शंकर पगार 
इंदुबाई भानुदास पगार 


५३८ 


० . ५३ 


निवृत्ती दगडू पगार 
बाबाजी दगडू पगार 
दिनकर दगडू पगार 
तान्हुबाई दगडू पगार 
गंगुबाई देविदास जाधव 
सुमनबाई संपत पाटील 
अंजना माणिक पुरकर 
अंबादास भिमा पगार 
शंकर पुंजा पगार 
भिमा पुंजा पगार 
रतन पुंजा पगार 
मोतिराम शिवाजी पगार 
तुळशिराम शिवाजी पगार 
सुर्यभान शिवाजी पगार 
भाऊसाहेब शिवाजी पगार 
जन्याबाई शिवाजी पगार 
मिनाबाई शिवाजी पगार 
अ. पा . क . ताराबाई शिवाजी पगार 
शिन्याबाई शिवाजी पगार 
शंकर पुंजा पगार 
भिमा पुंजा पगार 
रतन पुंजा पगार 
मोतिराम शिवाजी पगार 
तुळशिराम शिवाजी पगार 
सुर्यभान शिवाजी पगार 
भाऊसाहेब शिवाजी पगार 
जन्याबाई शिवाजी पगार 
मिनाबाई शिवाजी पगार 
अ. पा . क, ताराबाई शिवाजी पगार 
शिन्याबाई शिवाजी पगार 
भिमाजी सयाजी पगार 
रेवजी आनाजी पगार 
कोंडाजी शिवराम पगार 


५५० 


२ .०५ 


५३९ 


० . २२ 


नवनाथ भानुदास पगार 


५५१ 


० . ६२ 


शरद भानुदास पगार 
सविता भाऊसाहेब मत्सागर 
रेखा भानुदास पगार 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


५५५ 


० . २९ 


धोंडु काशिनाथ पगार 
गोविंदा वाळु 
त्र्यंबक 


भाऊराव पांडुरंग पगार 
श्रावण म्हातारबा पगार 
हिरामन म्हातारबा पगार 


५५६ 


१. ०९ 


दगु सखाराम 
नामदेव सखाराम पगार 


पंढरीनाथ सखाराम पगार 


मधुकर देवराम पगार 


सत्यभामाबाई देवराम पगार 


तात्याबा शंकर पगार 
गोदुबाई शंकर पगार 
इंदुबाई भानुदास पगार 
नवनाथ भानुदास पगार 
शरद भानुदास पगार 
सविता भाऊसाहेब मत्सागर 
रेखा भानुदास पगार 
दगुबाई बबनराव 
श्रावण म्हातारबा पगार 


सरकार 


५५२ 


पोपट तारू पवार 


० . ७९ 


५५७ 


० .०५ 


शंकर पुंजा पगार 
भिमा पुंजा पगार 
शिवाजी पुंजा पगार 
रतन पुंजा पगार 
विष्णु नाना पगार 
पंढरीनाथ धोंडी पगार 
सई भ्र. धोंडी पगार 
हिरामण म्हातारबा पगार 


हिरामन म्हातारबा पगार 
कारभारी बाळा पगार 
आवडाजी सावळराम 
पंडलिक भिका पगार 


५५४ 


० . १६ 


चंद्रभागा म्हातारबा पगार 


पार्वताबाई शिवराम पगार 
पंढरीनाथ धोंडी पगार 
सईबाई धोंडी पगार 
सिताबाई एकनाथ पगार 


गंगुबाई एकनाथ पगार 


आंबादास एकनाथ पगार 


बाळू एकनाथ पगार 


गंगुबाई एकनाथ पगार 


दत्तु एकनाथ पगार 


आंबादास एकनाथ पगार 


अशोक एकनाथ पगार 


बाळू एकनाथ पगार 


दत्तु एकनाथ पगार 


सुशिलाबाई तात्याबा गांगुर्डे 
चंद्रभागा मुरलीधर गलांडे 
मंदाबाई सुभाष कहांडळ 
सखुबाई नंदु आहेर 
दगुबाई मर्द बबेराव पगार 
कारभारी बाळा पगार 


अशोक एकनाथ पगार 
सुशिलाबाई तात्याबा गांगुर्डे 
चंद्रभागा मुरलीधर गलांडे 
मंदाबाई सुभाष कहांडळ 
सखुबाई नंदु आहेर 
श्रावण म्हातारबा पगार 
हिरामन म्हातारबा पगार 


५५८ 


० . ३८ 


सिताबाई एकनाथ पगार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


२१ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


० . ४३ 


५५९ 
५६० 


१ . ४२ 


२ .०५ 


रमेश रघुनाथ पगार 
रमेश रघुनाथ पगार 
जनार्दन रघुनाथ पगार 
गोरख रघुनाथ पगार 
सुशिला रघुनाथ पगार 
विठाबाई भ्र रघुनाथ पगार 
मधुकर त्र्यंबक पगार 
अशोक त्र्यंबक पगार 


५६७ 
५६८ 
५६९ 


० . ७३ 


४ . ४४ 


५६१ 


२. ०५ 


शिवाजी त्र्यंबक पगार 


धनंजय त्र्यंबक पगार 


५७० 


१ . १४ 


५६२ 


२ . ७६ 


५६३ 


० .९१ 


५७१ 


० . ५२ 


गंगुबाई देविदास जाधव 
सुमनबाई संपत पाटील 
अंजना माणिक पुरकर 
रावबा रामा पगार 
प्रविण नारायण पगार 
अशोक नारायण पगार 
मिना अशोक पगार 
प्रविण नारायण पगार 
पुजा प्रविण पगार 
लंकाबाई नारायण पगार 
नारायण सदु पगार 
निवृत्ती दगडू पगार 
बाबाजी दगडू पगार 
दिनकर दगडू पगार 
लक्ष्मीबाई रावबा पगार 
निवृत्ती दगडू पगार 
बाबाजी दगडू पगार 
दिनकर दगडू पगार 
तान्हुबाई दगडू पगार 
गंगुबाई देविदास जाधव 
सुमनबाई संपत पाटील 
अंजना माणिक पुरकर 
एकुक श्रावण नामदेव पगार 
त्र्यंबक बळवंत पगार 
घमाजी यशवंत पगार 
अंबादास भाऊसाहेब पगार 
अ. पा . क . भामाबाई यशवंत पगार 
रामभाऊ बळवंत पगार 
निवृत्ती बळवंत पगार 
शिवाजी रामभाऊ पगार 
यमुनाबाई रामभाऊ पगार 
केसराबाई दिगंबर जाधव 
बिजलाबाई बाळू चौधरी 
मंदाबाई नानासाहेब बोथे 
संगिता सुभाषराव गलांडे 


सोनुबाई त्र्यंबक पगार 
रावबा रामा पगार 
भाऊसाहेब धोंडीराम पगार 
दिलीप धोंडीराम पगार 
बाळासाहेब धोंडीराम पगार 
लहानु धोंडीराम पगार 
पुंज्याबाई बाप धोंडीराम पगार 
भामाबाई लहानु पुरकर 
सुशिला सखाराम शिर्के 
लताबाई अनिल दवंगे 
जन्याबाई उत्तम मांदळे 
कौशल्याबाई धोंडीराम पगार 
तात्याबा शंकर पगार 
इंदुबाई भानुदास पगार 
नवनाथ भानुदास पगार 
शरद भानुदास पगार 
सविता भाऊसाहेब मत्सागर 
रेखा भानुदास पगार 
हरी लक्ष्मण चव्हाण 
निवृत्ती दगडू पगार 
बाबाजी दगडू पगार 
दिनकर दगडू पगार 
तान्हुबाई दगडू पगार 


० . ५४ 


५७२ 
५७३ 


१. ०५ 


५६४ 


३. ५५ 


१. ४२ 


५६५ 
५६६ 


० . ९८ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 

१ 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


५७४ 


१. ८५ 


५७८ 


० . १० 


५७५ 


० . ११ 


एकुक श्रावण नामदेव पगार 
नामदेव केदु पगार 
विश्वनाथ केदु पगार 
भाऊसाहेब केदु पगार 
रामनाथ केदु पगार 
हरिभाऊ केदु पगार 
दिनकर केदु पगार 
अ . पा . क . लक्ष्मीबाई केदु पगार 
भामाबाई पुंडलिक पुरकर 
इंदुबाई रघुनाथ थेटे 
लक्ष्मीबाई केदु पगार 
कौशाबाई परशराम चोरे 
पार्वताबाई कारभारी पगार 
अशोक कारभारी पगार 
सुनिता भाऊसाहेब भोसले 
कल्पना बंडु राजोळे 
सविता ज्ञानेश्वर जाधव 
सुनिल रामचंद्र लामखेड 
छाया रामचंद्र लामखेड 
संतु काळु पगार 
चंद्रभान काळु पगार 
सखाराम शिवराम पगार 
त्र्यंबक शिवराम पगार 


त्र्यंबक रामभाऊ 
निवृत्ती बळवंत पगार 
रमेश वाळु पगार 
भिमाबाई वाळु पगार 
विमल वाळु पगार 
झेलुबाई वाळु पगार 
घमाजी यशवंत पगार 
आंबादास व भागवत यशवंत पगार 
भामाबाई यशवंत पगार 
गोदुबाई भागु पगार 
मनोहर भागु पगार 
बाबुराव भागु पगार 
उत्तम भागु पगार 
जयवंताबाई सखाहरी देशमाने 
सुमन माधव आहेर 
सुगंधाबाई विष्णु द्रोपदे 
सरलाबाई विठ्ठल पगार 
त्र्यंबक बळवंत पगार 
घमाजी यशवंत पगार 
अंबादास भाऊसाहेब पगार 
अ. पा. क. भामाबाई यशवंत पगार 
रामभाऊ बळवंत पगार 
निवृत्ती बळवंत पगार 
शिवाजी रामभाऊ पगार 
यमुनाबाई रामभाऊ पगार 
केसराबाई दिगंबर जाधव 
बिजलाबाई बाळू चौधरी 
मंदाबाई नानासाहेब बोथे 
संगिता सुभाषराव गलांडे 
त्र्यंबक बळवंत पगार 
घमाजी यशवंत पगार 
रामभाऊ बळवंत पगार 
निवृत्ती बळवंत पगार 


५७९ 


० . २९ 


५७६ 


१ . ०६ 


५७७ 


० . ०८ 


तुकाराम भागु पगार 


एकुक श्रावण नामदेव पगार 
शेवंताबाई म्हसु पगार 
शंकर व नारायण सदु पगार 
अ . पा . क . भिकुबाई सदु पगार 
विश्वनाथ देवराम पगार 
केदु गणपत पगार 
कारभारी गणपत पगार 


५८० 


० . २८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२३ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


० . ७० 


१. १७ 


१ . ३६ 


३. १३ 


३. ७० 


१ . १८ 


६०७ 


० . १७ 
० . १३ 


६०८ 


शिवाजी रामभाऊ पगार 
यमुनाबाई रामभाऊ पगार 
केसराबाई दिगंबर जाधव 
बिजलाबाई बाळू चौधरी 
मंदाबाई नानासाहेब बोथे 

संगिता सुभाषराव गलांडे 
५८१ त्र्यंबक बळवंत पगार 

निवृत्ती बळवंत पगार 
५८२/ १ शंकर सदु पगार 
५८२/ २ सुर्यभान नामदेव पगार 
५८३ एकुक श्रावण नामदेव पगार 
५८४ मंदाबाई सुर्यभान पगार 
५८६ सिताराम दत्तु पगार 

शांताराम दत्तु पगार 
रमणबाई हिरामण सायकर 
मंगल चंद्रकांत चव्हाण 

यमुनाबाई दत्तु पगार 
६०६ / १ 

चंद्रभागाबाई रामभाऊ पगार 
बापु रामभाऊ पगार 
संदीप रामभाऊ पगार 
शिनाबाई अशोक पगार 
लिलाबाई भाऊसाहेब कासार 
आशाबाई सुर्यभान लोखंडे 
शिलाबाई नवनाथ ठोंबरे 

लहानुबाई बापु जाधव 
६०६/२ भिमा सावळिराम पगार 

गंगाधर सावळिराम पगार 
पुंजाबाई दत्तु शिंदे 
अ. पा. क . राधाबाई गोविंदा पगार 
ज्योती भावराव गांगुर्डे 
विशाल गोविंदा पगार 
मनिषा गोविंदा पगार 
रोहिणी गोविंदा पगार 
चंद्रभागा रामभाऊ पगार 


बापु रामभाऊ पगार 
संदीप रामभाऊ पगार 
शिनाबाई अशोक आहेर 
जिजाबाई भाऊसाहेब कासार 
आशाबाई सुर्यभान लोखंडे 
शिना नवनाथ ठोंबरे 
लहानु बापु जाधव 
विशाल गोविंदा पगार 
मनिषा गोविंदा पगार 
रोहिणी गोविंदा पगार 
चंद्रभागाबाई रामभाऊ पगार 
बापु रामभाऊ पगार 
संदीप रामभाऊ पगार 
शिनाबाई अशोक आहेर 
जिजाबाई भाऊसाहेब कासार 
आशाबाई सुर्यभान लोखंडे 
शिना नवनाथ ठोंबरे 
लहानु बापु जाधव 
बाबाजी भिमाजी पगार 
भिमा सावळिराम पगार 
गंगाधर सावळिराम पगार 
पुंजाबाई दत्तु शिंदे 
अ. पा . क . राधाबाई गोविंदा पगार 
ज्योती भावराव गांगुर्डे 
विशाल गोविंदा पगार 
मनिषा गोविंदा पगार 
रोहिणी गोविंदा पगार 
चंद्रभागा रामभाऊ पगार 
बापु रामभाऊ पगार 
संदीप रामभाऊ पगार 
शिनाबाई अशोक आहेर 
जिजाबाई भाऊसाहेब कासार 
आशाबाई सुर्यभान लोखंडे 
शिना नवनाथ ठोंबरे 
लहानु बापु जाधव 
दामु बाळा पगार 
काशिनाथ बाळा पगार 
राहिबाई बाळा पगार 
मंजुळाबाई तात्याबा पगार 
शांताराम पोपट पगार 


१ . ३५ 


CM 


० . १९ 


६०९ 


० . ४६ 


६१० 


१. ७५ 


क्षेत्र 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 
अनुसूची - चालू 

अधिसूचना - ३ 
गट क्र . जमीनमालकाचे नाव 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 

( पहा कायद्याचे कलम ५. ०० , ६. ०० , ७. ०० ) 
( सी . सी . ए .) 

( पहा नियम ३. ०० ) 
हे . आर 

क्रमांक ककावि/ प्रशा -१/ ४९२२/ सन २०१६. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 
६१२ / १ सुशिला सुकदेव पगार 

० . ९८ 

पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ५. ०० , 
६१२/ २ सुशिला सुकदेव पगार 

१ .९२ 

६. ०० , ७. ०० व नियम ३. ०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
६१३ यमुनाबाई भिमाजी पगार 

१.०५ 

सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र 
६१४ सत्यभामा रामभाऊ पगार 

१ . ३४ 

निश्चिती करण्यासाठी मी, गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी, कार्यकारी 
६१५ नर्मदाबाई शंकर पगार 

१०. ४२ 

अभियंता, कडवा कालवा विभाग, नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर 
शंकर पुंजा पगार 

संस्थेच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा 
भिमा पुंजा पगार 

कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, रेडगाव व नांदुर 
तुळशिराम शिवाजी पगार 

खुर्द, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक, तहसील कार्यालय, निफाड , 
सुर्यभान शिवाजी पगार 

कडवा कालवा विभाग, नाशिक , सिंचन शाखा, उनंदानगर , तालुका 
भाऊसाहेब शिवाजी पगार 

दिंडोरी , जिल्हा नाशिक , उपविभागीय अधिकारी, पुणेगाव कालवा 
जन्याबाई शिवाजी पगार 

उपविभाग , उनंदानगर व विभागीय कार्यालयाचे सूचनाफलकावर 
शिन्याबाई शिवाजी पगार 

माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 
मिनाबाई शिवाजी पगार 

मी , गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी, कार्यकारी अभियंता, कडवा 
ज्ञानेश्वर मोतीराम पगार 

कालवा विभाग, नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
मिराबाई मोतीराम पगार 

प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे 
रतन पुंजा पगार 

जमिनींस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
६१६ नर्मदाबाई शंकर पगार 

व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर 
लिलाबाई भिमा पगार 

पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 
६१७ एकुक रामभाऊ सावळिराम पगार 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
६१९ निवृत्ती दगडू पगार 

०. २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
बाबाजी दगडू पगार 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
दिनकर दगडू पगार 

यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 
तान्हुबाई दगडू पगार 

__ अनुसूची 
गंगुबाई देविदास जाधव 

जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड , गाव रेडगाव 
सुमनबाई संपत पाटील 

वितरिका क्रमांक १४ 
अंजना माणिक पुरकर 

अ. क्र . 

गट नंबर 
५५३ रमेश रघुनाथ पगार 

१ . ४८ 
मंगला यशवंत पाटील 

( सी . सी . ए .) 
६२१ अशोक नामदेव पगार ० . ५२ 

हे . आर 
७१२ अरूण गंगाधर पगार ० . ३५ 

१ .८८ 


१ .६७ 


४ . ४० 


क्षेत्र 


. 


२०२ 


. 


२८३ 


० . ४९ 


एकूण .. 


७५ . ७५ 


२८८ 


३. १९ 


. 


गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी, 

कार्यकारी अभियंता, 
कडवा कालवा विभाग, नाशिक . 


. 


० . ७९ 
० . ०९ 
२ .९५ 
१.८१ 


. 


नाशिक, ३१ डिसेंबर २०१६. 


6 


२९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२५ 


अनुसूची – चालू 
गट नंबर 


अनुसूची – चालू 
गट नंबर 


क्षेत्र 


अ. क्र . 


अ. क्र . 

१ 


३ 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


२. ४५ 


३३९ / २ 


२. २२ 


० . ३४ 


३४१ 


४ . ३७ 


२९५ 


० . ४६ 


७.४२ 
७ .०६ 


३०८ 


० . ५८ 


३०९ 


० . ९ 


१. ६९ 
१०. १२ 


३१० 


० . ४६ 


3११ 


१ . ०७ 


० . ५३ 


० . ९५ 


१ . २ 


३१३ 


३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 


० . ५९ 


० .९१ 


३१५ 


0 . 


० 


. 


० . ३३ 


० 


३१७ 


४ . ३७ 


० 


२. ९२ 


० 


३२० 


३. ४३ 


० 


० . ०७ 


३५७ 


० 


० 


३५८ 


० 


३२३ 


र 


३२४ 


0 . 38 


० 


ज 


० 


१ .८७ 


० 


३२७ 


३६३ 


२ .२६ 


० . ५२ 
१ . ५१ 


३६४ 


० . ४२ 


३ 


६ 


३३० 


०. ४२ 


३६६ 


० . ६० 
०. ५९ 
१. ८३ 
३. ८३ 
५ .०६ 


३६७ 


० . २५ 
० . ०५ 


३६८ 


३३३ 


१.८५ 


२ . १४ 


३३४ 


० . ५९ 


३७० 


३ . ३८ 


३३५ 


३. ४७ 


३७१ 


० 


يدة 


२ 


२ .३७ 


३७२ 


० . ७२ 


و 


२. ३७ 


३७३ 


० 


بة 


३३७ 
३३८ 
३३९ / १ 


३७४ 


० 


०. ३९ 


ية 


० .९१ 
२. २२ 


३७५ 


० . २२ 


३८६ 


३८७ 


३८८ 


३८९ 


३९४ 


३ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 
अनुसूची – चालू 

NOTIFICATION - III 
अ. क्र . गट नंबर 

क्षेत्र 

MMISF ACT, 2005 

( See Section 5. 00 , 6 . 00 , 7 .00 of the Act ) 
( सी . सी . ए.) 

(See Rule 3.00 ) 
हे . आर 

No . KCD /PB - 1 /4922 /2016 . - Whereas, it has 
३८५ 

० . ५३ 

been decided to delineate the area ofOperation of 
० . ६४ 

Water User Association s ( WUA s) on hydraulic 

basis and as per administrative convenience under 
० . ४० 

Section , 5 .00 , 6 .00 , 7 .00 and Rule 3. 00 of the MMISF 
०.९१ Act , 2005 , I, Girishkumar Mansukhalal Sanghani, 

the Executive Engineer, Kadwa Canal Division , 
Nashik hereby delineate area of Operation of 
following WUA s and direct that the certified copy 
of the updated map and list of land holders and / or 
occupiers of said WUA s shall be displayed on the 
notice board of the offices of Redgaon and Nandur 
Khurd Grampanchayat, Niphad Tahsil Office , 
Unandanagar Irrigation Section , Punegaon Canal 
Sub - division and Division of Nashik . 

I, Girishkumar Mansukhalal Sanghani, the 
० . ४५ 

Executive Engineer, Kadwa Canal Division , Nashik 
० . ५६ 

hereby declare that no water shall be supplied by 

the Appropriate Authority to an individualholder or 
० . ४० 

occupier of such land and system of supply of 
१ .०५ Water User Association s shall by binding on all 

the holders and occupiers of the lands under 
४०२ 

Management of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by this Notification or part 
४०४ 

० . ८५ 

thereof,may file an appealbefore Superintending 

Engineer and Administrator, Command Area 
४०५ 

१. ४० 

Development Authority , Ahmednagar within thirty 
१. ४३ 

days from the date of publication of this Notification 

in theMaharashtra GovernmentGazette . 
४०७ ० . ७८ 

Schedule 
४०८ ० . ७५ 

District Nashik , Taluka Niphad , 
४१० १. १२ 

Village Redgaon 
४११ ० . १५ 

Minor No . 14 
०३८ Sr. No . Gat No . 

Area 
एकूण .. १२९ . ५३ 

( C . C . A. ) 

H . A. 
गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , 

1 . 88 
कार्यकारी अभियंता , 

283 

0 . 49 
कडवा कालवा विभाग, नाशिक . 

288 

3. 19 
नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१६ . 

289 

0 . 79 
290 

0 .09 


४०० 


४०१ 


० . ६८ 


४०३ 


० . ४२ 


४०६ 


४३३ 


202 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२७ 


Schedule - contd . 
Gat No . 


Schedule - contd. 
Gat No . 


Sr. No . 


Sr. No. 


Area 


291 


( C . C. A.) 

H. A. 
10 . 12 
0 . 53 

1. 2 
0. 59 


292 


347 
348 
349 
350 


293 


294 


295 
308 


351 
352 


0. 91 


309 


353 


Area 

3 
( C . C . A. ) 

H . A. 
2 . 95 
1 . 81 
2. 45 
0. 34 
0 . 46 
0 .58 

0. 9 
0 . 46 
1 .07 
0 .95 
0 . 89 
0. 82 

0 . 7 
0 .33 
4. 37 
2.92 
3. 43 
0 .07 


310 
311 
312 


354 


0. 24 
0. 11 
0 . 33 
0. 40 
0 .47 
0.64 


355 


356 


313 


314 


0 . 52 


357 
358 
359 
360 


1 . 30 


315 
316 
317 


0.60 


361 


0. 28 


319 


0.50 


320 


363 
364 


2. 26 


0 . 60 


321 
322 
323 


0 .02 


365 
366 
367 
368 


0 . 38 
0 .34 
0. 69 


324 


0.59 
1 . 83 
3. 83 
5 .06 
2. 14 


325 
326 


1. 87 


369 


327 


370 


3 . 38 


328 


329 
330 


331 


0.52 
1. 51 
0. 42 
0 . 42 
0 . 25 
0 .05 
1. 85 
0 . 59 
3. 47 


332 


371 
372 
373 
374 
375 
385 
386 
387 
388 
389 


333 


2. 37 


334 
335 
336 
337 
338 
339 / 1 
339/ 2 
341 
342 


0 . 34 
0 . 72 
0 . 27 
0 . 39 
0. 22 
0 .53 
0 .64 
0. 40 
0 . 91 
0 . 24 
0. 26 
0 . 17 
0.16 
0 . 17 
0. 16 
0. 15 
0 . 45 


2. 37 
0. 91 
2.22 


391 


2.22 


4. 37 


393 
394 
395 
396 
397 
398 


7. 42 


343 


7 .06 
1. 69 


344 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


Schedule - contd . 
Gat No. 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


Sr. No . 


गट क्र . 


Area 

3 
( C . C . A. ) 

H . A. 
0 .56 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर . 


0 . 40 


1. 05 
0. 68 
0 . 42 


२८८ 


३. १९ 


399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
410 


0 . 85 


1. 40 


२८९ 


० . ७९ 


1. 43 
0 . 78 
0. 75 
1.12 
0 .15 

038 
Total ... 129 . 53 


411 


433 


२९० 


० .०९ 


G . M . SANGHANI, 

Executive Engineer, 

Kadwa Canal Division , Nashik . 
Nashik, 31st December 2016 . 


२९१ 
२९२ 


२.९५ 
१.८१ 


गोरख शांताराम चव्हाण 
माणिक शांताराम चव्हाण 
अ. पा . क . हौशाबाई 
छबु कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
बबन कारभारी चव्हाण 
छबु कारभारी चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
बबन कारभारी चव्हाण 
छबु कारभारी चव्हाण 
पार्वताबाई बळवंत चव्हाण 
तुकाराम रामभाऊ बिडवे 
ज्ञानेश्वर सुकदेव चव्हाण 
कुसुम रामनाथ चव्हाण 
कारभारी दामु चव्हाण 
ठकुबाई कारभारी चव्हाण 
बाळासाहेब महिपत सरोदे 
शिवाजी महिपत सरोदे 
बाळु दौलत पिठे 
बाळु दौलत पिठे 
भाऊसाहेब दौलत पिठे 
संतोष दौलत पिठे 
बिबाबाई उत्तम बर्डे 
भिमाबाई गोरख वाघ 
रमाबाई शंकर धुळे 
भागिरथाबाई दौलत पिठे 
नरहारी बाळा चव्हाण 
श्रीराम गंगाधर चव्हाण 
पिराजी गंगाधर चव्हाण 
श्रीराम गंगाधर चव्हाण 
पिराजी गंगाधर चव्हाण 


२९३ 


२ . ४५ 


अनुसूची 
पुणेगाव डावा कालवा 

वितरिका क्रमांक १४ 
जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड , गाव रेडगाव 

लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी 


० . ३४ 


२९४ 
३०८ 


० . ५८ 
०. ९० 


जमीनमालकाचेनाव 


गट क्र . 

१ 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


२०२ 


१. ८८ 


२८३ 


० . ४९ 


० . ४६ 


खंडेराव भाऊराव चव्हाण 
साहेबराव विठोबा चव्हाण 
दौलत विठोबा चव्हाण 
दादा आप्पा पाटील 
नरहरी बाळा 
कौशाबाई कारभारी पाटील 
मिराबाई रामनाथ क्षिरसागर 
चिंधु महादु चव्हाण 
कल्याबाई शांताराम चव्हाण 


३१० 
३११ 


१ .०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


२९ 


___ अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचेनाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर. 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर . 


० .९५ 


३१९ 
३२० 


२.९२ 
३. ४३ 


० . ८९ 


३२१ 


० .०७ 


० .८२ 


० . ७० 


३२२ 


० .०२ 


०. ३३ 


३१७ 


४ . ३७ 


३१२ बाळासाहेब महिपत सरोदे 

शिवाजी महिपत सरोदे 
गोविंद महिपत सरोदे 
लक्ष्मण महिपत सरोदे 
नारायण महिपत सरोदे 
ताराबाई किसन जाधव 

गिताबाई महिपत सरोदे 
३१३ तान्हुबाई श्रीराम चव्हाण 
३१४ माणिक पिराजी चव्हाण 

रंभाबाई पिराजी चव्हाण 
३१५ विष्णु श्रीराम चव्हाण 

सोमनाथ श्रीराम चव्हाण 
३१६ नरहारी बाळा चव्हाण 

शिवाजी कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
बबन कारभारी चव्हाण 
छबु कारभारी चव्हाण 
बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
संतोष केदु जाधव 
दिनेश केदु जाधव 
महेंद्र केदु जाधव 
सुलोचना केदु जाधव 
गोटीराम पुंडलिक चव्हाण 
आक्का पुंडलिक चव्हाण १ व २ चे 
अ. पा . क. ठकुबाई 
ठकुबाई पुंडलिक चव्हाण 
सुनिता जगदीश काठाळे 
मंदाकिनी बाजीराव भंडारे 
उज्वला बाजीराव भंडारे 
निवृत्ती शंकर चव्हाण 
ज्ञानेश्वर निवृत्ती चव्हाण 
नामदेव निवृत्ती चव्हाण 
निवृत्ती शंकर चव्हाण 


बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
संतोष केदु जाधव 
दिनेश केदु जाधव 
महेंद्र केदु जाधव 
सुलोचना केदु जाधव 
बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
निर्मला संतोष जाधव 
केदु बाबुराव जाधव 
बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
संतोष केदु जाधव 
दिनेश केदु जाधव 
महेंद्र केदु जाधव 
सुलोचना केदु जाधव 
गोटीराम पुंडलिक चव्हाण 
आक्का पुंडलिक चव्हाण १ व २ चे 
अ. पा. क. ठकुबाई 
ठकुबाई पुंडलिक चव्हाण 
सुनिता जगदीश काठाळे 
मंदाकिनी बाजीराव भंडारे 
उज्वला बाजीराव भंडारे 
वारुबाई मर्द भागु पाटील 
मनिषा दिनेश जाधव 
बाबुराव त्र्यंबक जाधव 
संतोष केदु जाधव 
दिनेश केदु जाधव 
महेंद्र केदु जाधव 
सुलोचना केदु जाधव 
संतोष केदु जाधव 
दिनेश केदु जाधव 
महेंद्र केदु जाधव 
सुलोचना केदु जाधव 


३२३ 


० . ३८ 


३२५ 


० . ६९ 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 
अनुसूची - चालू 

अनुसूची - चालू 
गट क्र . जमीनमालकाचे नाव 

गट क्र . जमीनमालकाचे नाव 


क्षेत्र 


३ 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर. 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर . 


३२६ 


१ .८७ 


३४२ 


७. ४२ 


उमेद कन्हैयालाल मारवाडी 
चंद्रकला लालचंद बोथरा 
लक्ष्मीबाई विमलचंद बोरुदिया 
संतोषबाई अशोक बोथरा 
तात्याबा शंकर पगार 
शंकर पुंजाजी पगार 
राजेश नरहरी चव्हाण 
सागर नवनाथ चव्हाण 
अ. पा . क , नंदाबाई 
भास्कर कोंडाजी चव्हाण 
विश्वनाथ कोंडाजी चव्हाण 


० . ५२ 


३२७ 
३२८ 


१ . ५१ 


३४३ 


७ .०६ 


कारभारी त्र्यंबक चव्हाण 


० . ४२ 


० . ४२ 


०. २५ 


३२९ 
३३० 
३३१ 
३३३ 
३३४ 
३३६ 


१. ८५ 


गोटीराम पुंडलिक चव्हाण 
आक्का पुंडलिक चव्हाण १ व २ चे 
अ . पा . क . ठकुबाई 
ठकुबाई पुंडलिक चव्हाण 
सुनिता जगदीश काठाळे 
मंदाकिनी बाजीराव भंडारे 
उज्वला बाजीराव भंडारे 
सुशिलाबाई निवृत्ती चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
बबन कारभारी चव्हाण 
छबु कारभारी चव्हाण 
सुशिलाबाई निवृत्ती चव्हाण 
निवृत्ती शंकर चव्हाण 
निर्मला संतोष जाधव 
रामनाथ शंकर चव्हाण 
नामदेव रामा बिडवे 
छबु कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 
निवृत्ती शंकर चव्हाण 
छबु कारभारी चव्हाण 
यशवंत कारभारी चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 
इंदु अशोक पगार 
अनिता मधुकर पगार 
सविता धनंजय पगार 
सुनिता शिवाजी पगार 
रमेश रघुनाथ पगार 
नरहरी विठोबा चव्हाण 
सरस्वतीबाई बारकु चव्हाण 
नवनाथ विठोबा चव्हाण 
नंदाबाई नवनाथ चव्हाण 
नरहरी विठोबा चव्हाण 
नवनाथ विठोबा चव्हाण 


० . ५९ 
२. ३७ 


१. ६९ 
१०. १२ 


० . ५३ 


३३७ 
३३८ 


२ . ३७ 
०. ९१ 


१ . २ 


माधव त्र्यंबक चव्हाण 
बाळु एकनाथ चव्हाण 
रतन एकनाथ चव्हाण 
सुरेखा एकनाथ चव्हाण 
शिला एकनाथ चव्हाण 
शेवंताबाई एकनाथ चव्हाण 

अलकाबाई भाऊसाहेब चव्हाण 
३४४ सुकदेव पुंजा चव्हाण 
३४७ कोंडाजी शंकर चव्हाण 

रामनाथ शंकर चव्हाण 
३४८ 

रामनाथ शंकर चव्हाण 
३४९ दगु शंकर दाभाडे 
३५० पंढरीनाथ जगन्नाथ चव्हाण 
३५१ 

रामचंद्र जगन्नाथ चव्हाण 
३५२ 

बाळु एकनाथ चव्हाण 
केदु रघुनाथ चव्हाण 
संपत रघुनाथ चव्हाण 
पुंडलिक रघुनाथ चव्हाण 
रतन एकनाथ चव्हाण 
सुरेखा बाप एकनाथ चव्हाण 
शिला एकनाथ चव्हाण 
शेवंताबाई एकनाथ चव्हाण 

अ . पा . क . शेवंताबाई एकनाथ चव्हाण 
३५३ जिभाऊ रघुनाथ काळे 


० . ५९ 
०.९१ 


३३९ / १ 


२ .२२ 


० . २४ 


३३९ /२ 


२. २२ 
४ . ३७ 


३४१ 


० . ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


३१ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


( सी . सी . ए .) 
हे . आर. 

०. ३३ 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर . 


२ . १४ 


० . ४० 


३५६ 


० . ४७ 


० .६४ 
० . ५२ 
१. ३० 


m 


TOL 


० . ६ 


० . २८ 


३ . ३८ 


० . ५० 


० . ३४ 


० . ७२ 


३५४ भागीरथीबाई रामराव चव्हाण 
३५५ विश्वनाथ कोंडाजी चव्हाण 

भास्कर कोंडाजी चव्हाण 

भिमाबाई भास्कर चव्हाण 
३५७ पंढरीनाथ जगन्नाथ चव्हाण 
३५८ पंढरीनाथ जगन्नाथ चव्हाण 
३५९ माधव रामकृष्ण चव्हाण 

प्रविण साहेबराव चव्हाण 

नितीन साहेबराव चव्हाण 
३६१ खंडेराव भाऊराव चव्हाण 
३६२ बाळु एकनाथ चव्हाण 

केदु रघुनाथ चव्हाण 
संपत रघुनाथ चव्हाण 
पुंडलिक रघुनाथ चव्हाण 
रतन एकनाथ चव्हाण 
सुरेखा बाप एकनाथ चव्हाण 
शिला एकनाथ चव्हाण 
शेवंताबाई एकनाथ चव्हाण 

अ . पा . क . शेवंताबाई एकनाथ चव्हाण 
३६३ निवृत्ती देवराम शिंदे 

लताबाई बाळासाहेब शिंदे 
३६४ शिवाजी भागुजी चव्हाण 

संतोष भागुजी चव्हाण 
३६५ शिवाजी भागुजी चव्हाण 

संतोष भागुजी चव्हाण 
३६६ महादु तात्या शिंदे 
३६७ नामदेव आमृता जाधव 

रोहिदास पुंजा शिंदे 

शरद पुंजा शिंदे 
३६८ बाळू भागुजी चौधरी 

रामकृष्ण भागुजी चौधरी 
दत्तात्रेय भागुजी चौधरी 
अ. पा . क . अनुसयाबाई 
तुकाराम उमाजी चौधरी 
भास्कर उमाजी चौधरी 


३६९ दत्तू बाबुराव चव्हाण 

अरुण बाबुराव चव्हाण 
किरण बाबुराव चव्हाण 
भारत बाबुराव चव्हाण 
सुनिता बाबुराव चव्हाण 
सरला बाबुराव चव्हाण 
अ . पा . क . विठाबाई बाबुराव चव्हाण 

सिताराम दशरथ चव्हाण 
३७० दत्तू यशवंत चव्हाण 

निवृत्ती शिवाजी चव्हाण 

सुरेश बबन चव्हाण 
३७१ सुगंधाबाई सिताराम चव्हाण 
३७२ सिताराम दशरथ चव्हाण 

हौशाबाई यशवंत चव्हाण 
३७३ बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 
३७४ बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 
३७५ बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 
३८५ केदु वामन चव्हाण 

शरद वामन चव्हाण 
शांताबाई वामन चव्हाण 
शिवाजी कारभारी शिंदे 
बाळासाहेब देवराम शिंदे 
निवृत्ती देवराम शिंदे 
राजाराम देवराम चव्हाण 
मनोज तुकाराम चौधरी 

अ. पा. क . मंगल तुकाराम चौधरी 
३८७ बाळासाहेब देवराम शिंदे 

निवृत्ती देवराम शिंदे 
निवृत्ती काळू चव्हाण 
कन्सु पोपट चव्हाण 
संजय पोपट चव्हाण 
अ . पा . क. अनुसयाबाई पोपट चव्हाण 


० . ५३ 


२. २६ 


० . ६० 


०. ५९ 


३८६ 


० . ६४ 


६ 


१ .८३ 


३. ८३ 


० .०४ 


५ . ०६ 


३८८ 


० .९१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 
___ अनुसूची - चालू 

अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 

गट क्र . जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर . 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर . 


केदु वामन चव्हाण 


नवनाथ त्र्यंबक चव्हाण 


शरद वामन चव्हाण 


शांताबाई वामन चव्हाण 
शिवाजी कारभारीशिंदे 


गोपाळ त्र्यंबक चव्हाण 
मिराबाई त्र्यंबक चव्हाण 
सजन विठोबा चव्हाण 


३८९ सिताराम दशरथ चव्हाण 


पंढरीनाथ सजन चव्हाण 


० . २४ 


U 


३९१ सिताराम दशरथ चव्हाण 


४३३ 


सुगंधा साहेबराव चव्हाण 


० . ३८ 


३३५ 


३९३ बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


O 


३. ४७ 


३९४ 


बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


२९५ 


० . ४६ 


३९५ 


बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


३९६ 


बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


० . १६ 


३९७ 


बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


० . १५ 


३९८ 


सिताराम दशरथ चव्हाण 


० . ४५ 


३९९ 


बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


बाळासाहेब महिपत सरोदे 
शिवाजी महिपत सरोदे 
गोविंद महिपत सरोदे 
लक्ष्मण महिपत सरोदे 
नारायण महिपत सरोदे 
गिताबाई महिपत सरोदे 
ताराबाई महिपत सरोदे 
मनिषा दिनेश जाधव 
दगू नामदेव भालेराव 
पार्वताबाई पांडुरंग चव्हाण 
शिवाजी कारभारी चव्हाण 


० . ५६ 


४०० 


सिताराम दशरथ चव्हाण 


० . ०४ 


४०१ सिताराम दशरथ चव्हाण 


३२४ 


१. ०५ 


० . ३४ 


बाळासाहेब दशरथ चव्हाण 


३३२ 


० .०५ 


अंजली त्र्यंबकराव चव्हाण 


० . ६८ 


४०२ 
४०३ 


भाऊसाहेब गंगाधर चव्हाण 


० . ४२ 


४०४ 


सदाशिव जगन्नाथ चव्हाण 


यशवंत कारभारी चव्हाण 


० . ८५ 


४०५ 


उमाजी धोंडीराम चौधरी 


१ . ४ 


४०६ सिताराम गंगाधर चव्हाण 


बबन कारभारी चव्हाण 
छबु कारभारी चव्हाण 
निवृत्ती शंकर चव्हाण 


१. ४३ 


४०७ 


सदाशिव जगन्नाथ चव्हाण 


० . ७८ 


४०८ 


संदिप सिताराम चव्हाण 


एकूण ... १२९ .५३ 


० . ७५ 


सदाशिव जगन्नाथ चव्हाण 


४१० 


संगीता भास्कर चौधरी 


१ . १२ 


गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी, 

कार्यकारी अभियंता , 
कडवा कालवा विभाग , नाशिक . 


४११ 


०. १५ 


छबू गजीराम चव्हाण 
कारभारी गजीराम चव्हाण 


नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१६. 


सुमन भ्र . शंकर जगताप 


सोमनाथ त्र्यंबक चव्हाण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ ३३ 


अनुसूची – चालू 
गट नंबर 


अ. क्र . 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका निफाड , गाव नांदुर खुर्द 

वितरिका क्रमांक १४ 
अ . क्र . 

गट नंबर 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए. ) 
हे . आर 
० .४३ 


१७० 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर 


१७१ 


० . ७९ 


० .०५ 


१७२ 


० .८५ 


० .४५ 


१७३ 


१ .८७ 


३ 


३ 


० . ०८ 


१७४ 


१. १७ 


१७५ 


० . ६९ 


० . ९६ 


१७६ 


३ 


६ 


१७७ / १ 


१ . ३९ 


१७७/ २ 


१ . 


१. ४३ 


१८६ 


२ . ०८ 


१३९ 


० .०३ 


१९३/ १ 


१ . ४७ 


१४० 


१. ३३ 


१९३/ २ 


१. ४६ 


१४१ 


२ .०७ 


१९३/ ३ 


१. ४६ 


१४२ 


० . ५२ 


१९४ 


१. १५ 


१५५ 


० . ५१ 


१ . ७२ 


१५६ 


० . २४ 


२०० 


० . ६२ 


१५७ 


२०१ 


२. ५ 


१५८ 


०. १४ 


१५९ / अ 


० . ३१ 


१५९ / ब 


१८७ 


१६० 


१. ०८ 


१८८ 


० . २९ 


० . ६३ 


१८९ 


० .६५ 
१. ४३ 


० .८२ 


१६२ 
१६३/ १ 
१६३/ २ 


६. ९८ 


०. १२ 


० .०४ 


१९२ 


० . ६६ 


१६४ 


२. ५६ 


१६५ 


१. ०३ 


एकूण ... ६१. ०६ 
गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , 

कार्यकारी अभियंता, 
कडवा कालवा विभाग , नाशिक . 


१६६ 


३. ७२ 


१६७ 


१६८ 


नाशिक, ३१ डिसेंबर २०१६. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


Sr. No. 


Schedule - contd . 
Gat No. 

2 


Area 


1 


(C . C . A .) 


Schedule 
District Nashik , taluka Niphad , 
village Nandur Khurd 

Minor No . 14 
Sr. No . GatNo . 

Area 
1 

( C . C . A .) 

H . A . 


H . A . 


170 


0 .43 


171 


0 .79 


131 


0 .05 


172 


0 .85 
1 .87 


0 .45 


173 


133 


174 


1 . 17 


134 


0 .08 
0.79 
0 . 96 


175 


135 


176 


136 


1. 25 


177 / 1 


0 .5 


137 


1 . 39 


177 /2 


0 . 9 


1.43 


186 


2 .08 


0 .03 


193/1 


1.47 


140 


1. 33 


193 /2 


1.46 


141 


2 .07 


193 / 3 


1 . 46 


142 


0 .52 


194 


155 


0 .51 


197 


1 . 15 
1.72 
0.62 


0 .24 


156 
157 


2 .01 


2 . 5 


158 


0 . 14 


159/ A 


0 . 28 
0.93 
0.28 


0 . 31 


159 /B 


1.37 


1.08 


0 .29 


160 
161 


0 .63 


0 .65 


162 


1.43 


0.82 
6 . 98 


163/1 


0. 12 


163 /2 


0 .66 


0 .04 
2 .56 


164 


Total .. 61.06 


165 


1. 03 


G . M . SANGHANI, 

Executive Engineer, 
Kadwa Canal Division , Nashik . 


16 


3 .72 

0.8 
0 .67 
0 .9 


Nashik , 31st December 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३५ 


अनुसूची – चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


अनुसूची 
पुणेगाव डावा कालवा 

वितरिका क्रमांक १४ 
जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड , गाव नांदुर खुर्द 

लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


गट क्र . 


जमीनमालकाचे नाव 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए. ) 
हे . आर 

० .०५ 


१३१ 


१४१ 


२ . ०७ 


१३२ 


० . ४५ 


० . ५२ 


१३३ 


० . ०८ 


१३४ 


०. ७९ 


० . ५१ 


० . ९६ 


० . २४ 


१३५ 
१३६ 


१. २५ 


१ . ३९ 


फकिरा साळु शिंदे 
माधव गोपाळा शिंदे 
मथुराबाई निवृत्ती जाधव 
अशोक विठोबा शिंदे 
वसंत विठोबा शिंदे 
फकिरा साळु शिंदे 
बाळासाहेब देवराम शिंदे 
संपत रामजी शिंदे 
मंगला माधव शिंदे 
शोभा रमेश सोनवणे 
दगु शिवराम कुशारे 
गणपत शिवराम कुशारे 
शिवाजी सुकदेव कुशारे 
दत्तु सुकदेव कुशारे 
अंजली दत्तु कुशारे 
खंडेराव दगु कुशारे 
रामनाथ दगु कुशारे 
रमेश रखमाजी कुशारे 
सरस्वतीबाई रखमाजी कुशारे 
भिका रामजी कुशारे 
शिवाजी शिवराम कुशारे 
दगु शिवराम कुशारे 
गणपत शिवराम कुशारे 
खंडेराव दगु कुशारे 
रामनाथ दगु कुशारे 
रमेश रखमाजी कुशारे 
सरस्वतीबाई रखमाजी कुशारे 
सुकदेव भिका कुशारे 
खंडेराव दगु कुशारे 
रामनाथ दगु कुशारे 


बाळु देवराम कुशारे 
अशोक देवराम कुशारे 
शिवाजी देवराम कुशारे 
सतिष देवराम कुशारे 
सुभाष देवराम कुशारे 
कौशाबाई देवराम कुशारे 
गंगुबाई देवराम कुशारे 
द्रोपदा खंडेराव 

वसंत विठोबा शिंदे 
१४२ निवृत्ती देवराम शिंदे 

बाळासाहेब देवराम शिंदे 
१५५ संपत रामजी शिंदे 

किशोर माधव शिंदे 
१५६ आंबु नाना शिंदे 

दिनकर देवराम शिंदे 
बाळासाहेब देवराम शिंदे 
निवृत्ती देवराम शिंदे 
भास्कर लक्ष्मण शिंदे 

रामदास लक्ष्मण शिंदे 
१५७ राजेंद्र निवृत्ती शिंदे 

विजय बाळासाहेब शिंदे 
१५८ सागर सुरेश दवंगे 

सविता महेश कोकाटे 
कविता सुधाम अमराळे 
आशा शरद अमराळे 
सुवर्णा पुंजाराम ढगे 
सुनिता संजय जाधव 

मिराबाई सुरेश दवंगे 
१५९ - अ मधुकर कारभारी शिंदे 

साहेबराव कारभारी शिंदे 
१५९ - ब साहेबराव कारभारी शिंदे 

मधुकर कारभारी शिंदे 
१६० अनुसयाबाई शंकर शिंदे 
१६१ अनुसयाबाई शंकर शिंदे 


१३८ 


१ . ४३ 


२ . ०१ 


१३९ 


० . ०३ 


० . २८ 


० .९३ 


१४० 


१. ३३ 


० . २८ 


१ . ०८ 


० . ६३ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


० . ८२ 


१६७ 


० . ८० 


६ . ९८ 


१६२ मुरलीधर त्र्यंबक कुशारे 

रमेश रखमाजी कुशारे 
शांताबाई बाप रखमाजी कुशारे 
सुकदेव भिका कुशारे 
बाळु देवराम कुशारे 
अशोक देवराम कुशारे 
शिवाजी देवराम कुशारे 
सतिष देवराम कुशारे 
सुभाष देवराम कुशारे 
आई कौशाबाई देवराम कुशारे 
गंगुबाई देवराम कुशारे 
द्रोपदा खंडेराव 
मुरलीधर त्र्यंबक कुशारे 
खंडेराव दगु कुशारे 

रामनाथ दगु कुशारे 
१६३ / १ बाळु केदुशिंदे 

शिवाजी तात्या शिंदे 

सुभाष केदुशिंदे 
१६३/ २ महाराष्ट्र शासन 
१६४ सागर सुरेश दवंगे 

सविता महेश कोकाटे 
कविता सुधाम अमराळे 
आशा शरद अमराळे 
सुवर्णा पुंजाराम ढगे 
सुनिता संजय जाधव 

मिराबाई सुरेश दवंगे 
१६५ कोंडाजी फकिरा कुशारे 

बाबुराव दामु कुशारे 
सजन दामु कुशारे 
रावसाहेब गयाजी कुशारे 

हरी गोविंद कुशारे 
१६६ कारभारी पुंजा कुशारे 

वर्षा ज्ञानदेव जाधव 
दशरथ आप्पा कुशारे 
बाबुराव दामु कुशारे 
सजन दामु कुशारे 


रावसाहेब गयाजी कुशारे 
हरी गोविंद कुशारे 
शिवाजी राजाराम कुशारे 
बंडु राजाराम कुशारे 
बाळासाहेब राजाराम कुशारे 
संतोष नामदेव कुशारे 
चंद्रकांत नामदेव कुशारे 
अनिल नामदेव कुशारे 
पार्वताबाई नामदेव कुशारे 
काशिनाथ लक्ष्मण कुशारे 
बाजीराव लक्ष्मण कुशारे 
रामेश्वर विश्वनाथ कुशारे 
विठ्ठल विश्वनाथ कुशारे 
सुनंदा बाप विश्वनाथ कुशारे 
धोंड्याबाई विश्वनाथ कुशारे 
सखुबाई लक्ष्मण कुशारे 
वामन नामदेव कुशारे 
शिवाजी लहाणु कुशारे 
जगन्नाथ लहाणु कुशारे 
मधुकर लहाणु कुशारे 
शरद लहाणु कुशारे 
संतु तुकाराम कुशारे 
निवृत्ती एकनाथ कुशारे 
दौलत एकनाथ कुशारे 
रामदास एकनाथ कुशारे 
माणिक एकनाथ कुशारे 
शरद एकनाथ कुशारे 
भास्कर सहादु कुशारे 
विष्णु सहादु कुशारे 
विलास सहादु कुशारे 
संतोष नामदेव कुशारे 
चंद्रकांत नामदेव कुशारे 
अनिल नामदेव कुशारे 
पार्वताबाई नामदेव कुशारे 


० .०४ 


२. ५६ 


१ .०३ 


३ . ७२ 


१६८ 


० . ६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३७ 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


अनुसूची - चालू 
जमीनमालकाचे नाव 


गट क्र . 


क्षेत्र 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी . ए. ) 

हे . आर 


( सी . सी . ए .) 
हे . आर 

०. ९० 
० . ४३ 


० . ७९ 
० . ८५ 


१९७ 


१ . ७२ 


१ .८७ 


२०० 


० . ६२ 


१७४ 


१ . १७ 


२०१ 


२ . ०५ 


२०२ 


० . १४ 


२०३ 
१८७ 


०. ६९ 


अशोक विठोबा शिंदे 
वसंत विठोबा शिंदे 
भागिरथी शंकर मतसागर 
सुंदराबाई त्र्यंबक जगताप 
अशोक विठोबा शिंदे 
महाराष्ट्र शासन 
दत्तु परसराम कुशारे 
इंदुबाई परसराम कुशारे 
नयना लक्ष्मण निफाडे 
कमलाबाई साहेबराव शिंदे 
मथुराबाई निवृत्ती जाधव 
भाऊसाहेब सिताराम कुशारे 
भास्कर सिताराम कुशारे 
भागिरथी सिताराम कुशारे 
भाऊसाहेब म्हसु चौधरी 
वामन नामदेव कुशारे 
संतु नामदेव कुशारे 
निवृत्ती एकनाथ कुशारे 
दौलत एकनाथ कुशारे 
रामदास एकनाथ कुशारे 
माणिक एकनाथ कुशारे 
शरद एकनाथ कुशारे 
नंदाबाई संतु कुशारे 
चंद्रकला मधुकर शिंदे 
रामदास एकनाथ कुशारे 
हिराबाई चंद्रभान कुशारे 
लताबाई भाऊसाहेब संगमनेरे 
अलकाबाई दामोदर पगार 
रत्नाबाई मनोहर भामरे 


० . ३१ 
१ . ३७ 


१६९ सुनिल भास्कर शिंदे 
१७० भास्कर लक्ष्मण शिंदे 

रामदास लक्ष्मण शिंदे 
१७१ दगु यशवंत कुशारे 
१७२ दगु यशवंत कुशारे 
१७३ पार्वताबाई किसन धामणे 

भास्कर सिताराम कुशारे 
भाऊसाहेब सिताराम कुशारे 
पोपट भाऊराव कुशारे 
हिराबाई चंद्रभान कुशारे 
लताबाई भाऊसाहेब संगमनेरे 
अलकाबाई दामोदर पवार 
रत्नाबाई मनोहर भांबरे 

त्र्यंबक भाऊराव कुशारे 
१७५ पद्माबाई अशोकराव पानसरे 
१७६ संतोष रावसाहेब कुशारे 

अ. पा. क . जिजाबाई रावसाहेब कुशारे 

रखमाबाई गोविंद कुशारे 
१७७ / १ शिवराम लक्ष्मण कुशारे 
१७७/२ हिराबाई संपत कुशारे 

१८६ आबळाजी उखा कुशारे 
१९३/ १ बाबाजी पर्वत शिंदे 

प्रकाश पर्वत शिंदे 
संजय पर्वत शिंदे 

अ. पा . क . रखमाबाई पर्वत शिंदे 
१९३/ २ संपत रामजी शिंदे 
१९३/ ३ 

रविण माधव शिंदे 
१९४ भास्कर लक्ष्मण शिंदे 

रामदास लक्ष्मण शिंदे 
शिवाजी आंबुशिंदे 
अण्णा गोविंद कुशारे 
सुशिला केदु कुशारे 
संगिता राजाराम झोयान 
मंगला संतु गुंजाळ 


२. ६० 


१८८ 


० . २९ 


० . ५० 


० . ९० 


२ . ०८ 


१ . ४७ 


० . ६५ 


१८९ 
१९० 
१९१ 


०. १२ 


१९२ 


०.६६ 


१ .४६ 


१. ४६ 
१. १५ 


एकूण .. ६१. ०६ 


गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी, 

कार्यकारी अभियंता , 

कडवा कालवा विभाग, नाशिक . 
नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१६ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
गट नंबर 


अ. क्र . 


क्षेत्र 


३ 


( सी . सी . ए. ) 
हे . आर 
० . ४७ 
० . ४८ 


२२६ 


२२७ 


२२८ 


० . २९ 


२३२ 


३ 


० . ७१ 
१. ३५ 
० .०१ 
० . ०५ 
० .०५ 


२३५ 


२३६ 


१ . ०० 


० 


० . ४० 


० . ४० 


अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, 

२००५ 
( पहा कायद्याचे कलम ५. ०० , ६.००, ७.०० ) 

( पहा नियम ३.०१ ) 
क्रमांक ककावि /प्रशा-४/ २५३७ / २०१६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ५.०० , 
६. ०० , ७. ०० व नियम ३. ०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी, गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , कार्यकारी 
अभियंता, कडवा कालवा विभाग, नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर 
संस्थेच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा 
कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , गाव नायगाव 
तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय, सिन्नर , कडवा 
कालवा विभाग, नाशिक, सिंचन शाखा, सिन्नर , तालुका सिन्नर , कडवा 
कालवा उपविभाग क्रमांक १, सिन्नर , गौतमी गोदावरी प्रकल्प उपविभाग , 
नाशिक व विभागीय कार्यालयाचे सूचनाफलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करीत आहे . 

मी, गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , कार्यकारी अभियंता , कडवा 
कालवा विभाग, नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समूचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे 
जमिनींस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर 
पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणेबंधनकारक असेल . 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , अहमदनगर 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

कडवा प्रकल्प 
कडवा उजवा तट कालवा , मायनर क्रमांक १७ 
जिल्हा नाशिक , तालुका सिन्नर , गाव नायगाव 

____ अनुसूची 
अ. क्र . गट नंबर 


० . ४० 


० . ४० 


० . ४० 


२३७ 

०. ५६ 
२३८ / १ 
२३८ / २ 
२३८ / ३ 
२३८/ ४ 
२३८ / ५ 
२३८ / ६ 

० . ६५ 
नायगाव एकूण क्षेत्र सी . सी. ए. .. १३ .१४ 

गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , 

कार्यकारी अभियंता, 

कडवा कालवा विभाग , नाशिक . 
नाशिक जिले 


ا 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर 


NOTIFICATION - III 

MMISF ACT, 2005 
(See Section 5 . 00 , 6 .00 , 7 .00 of the Act) 

(See Rule 3.00 ) 
No . KCD/ PB- 4/ 2537/ 2016. - Whereas , it has 
been decided to delineate the area ofOperation of 
Water User s Association (WUA s ) on hydraulic 
basis and as per administrative convenience under 
Section 6 . 00 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005 . 

I , Girishkumar Mansukhalal Sanghani , the 
Executive Engineer,Kadwa Canal Division , Nashik 
hereby, delineate area of operation of following 
WUA s and direct that the certified copy of the 
updated map and list of land holders and / or 
occupiers of said WUA s shall be displayed on the 
notice board of the offices of Naygaon 
Grampanchayat, Taluka Sinnar, Sinnar Tahasil 
Office , Village Sinnar Irrigation Section , Kadwa 
Canal Sub -Division No. 1, Sinnar, Gautami 
Godawari Project, Sub - Division , Nashik and Kadwa 
CanalDivision Office, Nashik . 


ه 


० .९६ 


ه 


० . ५३ 


U 


१ . ७६ 


ه 


० . ७० 


ه 


م 


० . ६९ 


० . ५५ 


م 


ه 


० . ३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२, शके १९३९ 


३९ 


कडवा उजवा तट कालवा 
मायनर क्रमांक १७, सा. क्र . ३८७६० मी . 
जिल्हा नाशिक , तालुका सिन्नर , गाव नायगाव 

लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी 
गट . क्र . जमीनमालकाचेनाव 


I , Girishkumar Mansukhalal Sanghani , the 
Executive Engineer, Kadwa Canal Division , Nashik 
hereby declare that no water shallbe suppplied by 
the Appropriate Authority to an individualholder or 
occupier of such land and system of supply of 
Water User s Association shall by binding on all the 
holders and occupiers of the lands under 
Management of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by this Notification or part 
thereof,may within thirty days the date of publication 
of this Notification in the Maharashtra Government 
Gazette file an appeal before Superintending 
Engineer and Administrator, Command Area 
Development Authority , Ahmadnagar. 
Name of Irrigation Project- Kadwa Irrigation 

Project 
Kadwa Right Bank Canal, Minor No . 17 
District Nashik , taluka Sinnar , village Naygaon 

Schedule 
Sr. No . Gat No . 

Area 


( सी . सी . ए .) 

हे . आर 


१९६ 


.. 


० .९६ 


१९७ 


. . 


० . ५३ 


१९८ 


१ . ७६ 


196 
197 
198 
199 
200 
224 


१९९ 


० . ७० 


225 


२०० 


. . 


० . ६९ 


226 


228 
230 
232 
233 


( C . C . A.) 

H. A. 
0. 96 
0 . 53 
1 .76 
0 . 70 
0. 69 
0 .55 
0 . 33 
0 . 47 
0 .48 
0 . 29 
0 . 71 
1. 35 
0 .01 
0 . 05 
0 .05 
1 .00 
0.56 
0 . 40 
0. 40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0. 65 


पांडुरंग रामभाऊ पुंड 
रंगनाथ तुकाराम रंधे 
संतोष अंबादास घोलप 
सुधाकर गोविंद चव्हाण 
केशव विठ्ठल चव्हाण 
भगवान विठ्ठल चव्हाण 
यशवंत विठ्ठल चव्हाण 
हौशाबाई विठ्ठल चव्हाण 
पोपट बाबामियाँ शेख 
महमंद बाबामियाँ शेख 
गोविंद देवराम जेजुरकर 
नाना देवराम जेजुरकर 
मारुती देवराम जेजुरकर 
भाऊराव बापू चव्हाण 
माधव दामू चव्हाण 
गोविंद देवराम जेजुरकर 
नाना देवराम जेजुरकर 
मारुती देवराम जेजुरकर 
केशव विठ्ठल चव्हाण 
भगवान विठ्ठल चव्हाण 
यशवंत विठ्ठल चव्हाण 
हौशाबाई विठ्ठल चव्हाण 
आरती विठ्ठल चव्हाण 
हेमंत शांताराम चव्हाण 
जितेंद्र शांताराम चव्हाण 
नलिनी शांताराम चव्हाण 
सुधाकर गोविंदराव चव्हाण 
रमेश गोविंदराव चव्हाण 
मारुती पुंजा चव्हाण 
विनायक पंढरीनाथ चव्हाण 
अशोक हरी चव्हाण 
तुळशिराम महादू भांगरे 


234 


235 
236 
237 
238 / 1 
238/ 2 
238/ 3 
238/ 4 
238/ 5 
238/ 6 


Total C . C .A . .. 


13.14 


G. M. SANGHANI , 

Executive Engineer, 

Kadwa Canal Division , Nashik . 
Nashik, 8th July 2016 . 


२२४ 


. . 


० . ५५ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२, २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 
गट नंबर 


अनुसूची – चालू 
गट नंबर 


अ. क्र . 


क्षेत्र 


अ. क्र . 


क्षेत्र 


( सी . सी. ए.) 

हे . आर 


( सी . सी . ए.) 

हे . आर 


२२५ 


० . ३३ 


हौशाबाई विठ्ठल चव्हाण 
तानाजी माधव चव्हाण 


२२६ 


० . ४७ 


नंदकिशोर माधव चव्हाण 


२२७ 


० . ४८ 


संजय माधव चव्हाण 


२३३ 


त्र्यंबक पंढरीनाथ चव्हाण 


___ ० .०१ 


२३४ 


० .०५ 


२३५ 


० .०५ 


२३६ 


१ .०० 


० . २९ 


२२८ 
२३० 


० . ७१ 


२३२ 


___ .. 


१. ३५ 


राजाराम पुंजा चव्हाण 
अशोक हरी चव्हाण 
रमेश लक्ष्मण माळी 
ताराबाई हिरामण जाधव 
बेबी रामचंद्र खैरनार 
मिना नाना जाधव 
तूळसाबाई लक्ष्मण माळी 
पार्वताबाई लक्ष्मण माळी 
लक्ष्मीबाई रामभाऊ जेजुरकर 
संगिता तानाजी माळी 
कल्पना रामभाऊ जेजुरकर 
सुरेखा रामभाऊ जेजुरकर 


२३७ 


.. 


तुकाराम सहादु भांगरे 
अमृता शिवराम भांगरे 
नारायण लक्ष्मण भांगरे 
सुलोचना लक्ष्मण भांगरे 
सोमनाथ यशवंत भांगरे 
बाजीराव यशवंत भांगरे 
लहानुबाई यशवंत भांगरे 
इंदुबाई यशवंत भांगरे 
तुकाराम सहादु भांगरे 
किसन विठोबा जेजुरकर 
भाऊराव बाबुराव चव्हाण 
पोपट बाबामियाँ 
महमंद बाबामियाँ 
यशवंत संतु कडवे 
गोविंद देवराम जेजुरकर 
नाना देवराम जेजुरकर 
मारुती देवराम जेजुरकर 
अशोक रामचंद्र कडवे 
सुरेश रामचंद्र कडवे 
सुनिता रामचंद्र कडवे 
कमळाबाई रामचंद्र कडवे 
रहील इस्माईल शेख 
लतीफ इस्माईल शेख 
अगीजाबाई इस्माईल शेख 
सुधाकर गोविंदराव चव्हाण 
रमेश गोविंदराव चव्हाण 
हेमंत शांताराम चव्हाण 
जितेंद्र शांताराम चव्हाण 
राजेंद्र शांताराम चव्हाण 
नलिनी शांताराम चव्हाण 
केशव विठ्ठल चव्हाण 
गणपत विठ्ठल चव्हाण 
यशवंत विठ्ठल चव्हाण 
आरती विठ्ठल चव्हाण 


० . ५६ 


२३८ / १ 


प्रतिभा भरत पडवळ 


० . ४० 


२३८/ २ 


० . ४० 


२३८/ ३ 


प्रतिभा भरत पडवळ 
अंजली दत्तात्रेय पडवळ 
अंजली दत्तात्रेय पडवळ 


० . ४० 


२३८ / ४ 


० . ४० 


२३८ / ५ 


आशालता आचलकुमार पडवळ 


० . ४० 


२३८ / ६ 


आशालता आचलकुमार पडवळ 


.. 


०. ६५ 


एकूण क्षेत्र सी . सी . ए. .. १३ . १४ 
एकूण मायनर क्र . १७ .. १३. १४ 


गिरीशकुमार मनसुखलाल संघाणी , 

कार्यकारी अभियंता , 
कडवा कालवा विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ८ जुलै २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


